वर्ष ९ , अंक ९ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ चार - अ , चार ब 

J 

व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 


त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


JATRAL 


सत्यमेव जयते 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१० . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

नाही . 


१-४९ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शके १ ९ ४४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे ४ ९ , किंमत : रुपये ३०.०० 


संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , इत्यादी 


पृष्ठे 

१-१५४ 


जिल्हाधिकारी , 

यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . - 


क्रमांक कलि . - उजिअ - भूसं - विपाविम - कावि - २१४-२०२३. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
ना . - एक -१ ( १८२७ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २ ९ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा सर्कसपूर , तहसील आर्वी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१ 


२ 


३ 


२० 


५ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


६ 

७ 


१० / १ / अ 

११५/१ 

११६/१ 

११ ९ / १ 

१२० / १ / अ 

१२० / २ / अ 

१२० / ३ / अ 


( ३ ) 

हे . आर 


० २२ 

० ३२ 

० ४३ 

० ३ ९ 

० १६ 

०१५ 

०१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक – चालू 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


( १ ) 


८ 

९ 

१० 

११ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


ब 
. 


१२०/४ 

१२८/१ 

१३०/३ 

१३३ / २ / अ 


एकूण 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा . 

: 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता भूसंपादन . 


( ३ ) 
हे . आर 

० १७ 

०४१ 

० ३२ 

० २४ 


२ ९ ६ 


: सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता सर्कसपूर त्या परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व 
पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार 
आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वनविभाग , 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


: निरंक 

: 

निरंक 

: निरंक 


३ 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३११ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . 

- 


क्रमांक कलि . - उजिअ -भूसं - विपाविम - कावि - २१५-२०२३ . - 

ज्याअर्थी , ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

66 

महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


४ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८- एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा वाठोडा , तहसील आर्वी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१ 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


२ 

३ 


२१७/१ 

२१७/२ 

२१७/३ 

२१७/४ 

२२०/१ 


( ३ ) 

हे . आर 


०३८ 


० ३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक- चालू 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


( १ ) 


६ 

७ 

८ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


३८२/१ 

३८२/२ 

४०८/१ 


एकूण 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( ३ ) 


हे . 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


आर 


: निरंक 

: निरंक 

: निरंक 


००३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा . 

: 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता भूसंपादन . 


० १३ 


० ८ ९ 


: सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वाठोडा त्या परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व 
पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार 
आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 
अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वनविभाग , 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


५ 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . - 

क्रमांक कलि उजिअ - भूसं - विपाविम - कावि - २१६-२०२३. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 

ना . - एक -२ ( १८२७ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


६ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 

" 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३२ - एलएक्यु - ४७-२०२० - २०२१ , मौजा देउरवाडा , तहसील आर्वी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


१ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


२ 

3 


३५२ 

३५३ 

१६० १६१/१ 


एकूण 


The 


आर 


० १२ 

० ०६ 

० ३३ 


०५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 
७ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा . 

: निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता भूसंपादन . 

: सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता देउरवाडा त्या परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व 
पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार 
आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 
अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


: निरंक 

: निरंक 

: निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . - 

क्रमांक 

कलि . - उजिअ - भूसं - विपाविम - कावि - २१७-२०२३. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . 


८ 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०- एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा वागदा , तहसील आर्वी , जिल्हा वर्धा . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


१ 

२ 

३ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


१०१/१ 

१७ 

१८ 


एकूण 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( ३ ) 


हे . 


आर 


० ३० 


० ३५ 


: कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग , वर्धा . 

: निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता भूसंपादन . 

: सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वागदा त्या परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा 

स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 
अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


वर्धा : 

दिनांक २३ जानेवारी २०२३ . 


: निरंक 

: निरंक 

: निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१४ . 


कर्डिले ( भा.प्र.से. ) , 

जिल्हाधिकारी , 

वर्धा . 


९ 


राहुल 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , यांजकडून 

वाचा .– ( १ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही.सी.आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई - ४०० ००१ , दिनांक २२ फेब्रुवारी 

२०१ ९ . 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र– २०१ ९- प्र.क्र .१३६ - पंरा -४ , मुंबई - ४०० ००१ , दिनांक २१ जानेवारी 

२०२० . 


( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - SOP 
प्र.क्र.१४२-२०२० , पुणे , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० . 

( ५ ) 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र .३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


संदर्भ . – उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आमगाव यांचेकडील पत्र क्र . - न.भू. घटकदर प्रस्ताव - मौजा कटंगटोला - आमगाव -२०२२ , दिनांक ९ जानेवारी 

— 

२०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण - अधिसूचना - मौजा कटंगटोला - कावि २२-१७७-२०२३ . 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९३- प्र.क्र .१ ९ - ल- १ - दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , 
पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर . ४३२३ - स - ४-१९९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत 
आली असून सजांची गावे व मिळकत कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

ना . - एक -३ ( १८२७ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा कटंगटोला , ता . आमगाव , जि . गोंदिया या गावचे ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , आमगाव , यांचे अधिनस्त सजा आमगाव मध्ये मौजा कटंगटोला हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 


१० 


या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक ड्रोन सर्व्हे- गावठाण - अधिसूचना - मौजा कटंगटोला - कावि २२-१७७-२०२३ , दिनांक १०-०२-२०२३ चे 

अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 

सजा परिरक्षण भूमापक आमगाव , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया मधील गावांचा / मिळकतीचा तपशील 

तालुका कार्यालयाचे 

नाव 


अ . क्र . जिल्हा 


( १ ) 

१ 


· 


पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे मिळकती 

गाव मिळकती 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 

( ८ ) 

गोंदिया आमगाव उप अधीक्षक , परिरक्षण आमगाव 

२१०६ कटंगटोला 

भूमि अभिलेख , भूमापक रिसामा 

१२०२ 

५५४ 

७३४ 

९ १२ 

१३७८ 

८५१ 

६८ 

१३३ 

३७ 

६५ 

१ ९ 

१३० 

२०० 

१३१ 

९ २ 

१०३ 

२०७ 

३०२ 


गोंदिया : 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ . 


आमगाव आमगाव पदमपूर 

गोरठा 

ठाणा 

सातगाव 

अंजोरा 

नागटोला 

धावडीटोला 

वाघडोंगरी 

कोसमटोला 

चिमणटोला 

येरमडा 

जामखारी 

जांभुरटोला 

कोपीटोला 

चिचटोला 

फुक्कीमेटा 

धामणगाव 


एकूण 


गावे 


१ ९ 


९ २२४ १ गाव 


( ९ ) 

३७ 


३७ 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 


सजा 

गावे 

मिळकती 

( १० ) ( ११ ) 

( १२ ) 

( १३ ) 

परिरक्षण आमगाव 

२१०६ 

चौकशी 

भूमापक रिसामा 

१२०२ 

नोंदवही व 

आमगाव पदमपूर 

५५४ मिळकत 

गोरठा 

७३४ पत्रिकाप्रमाणे 

ठाणा 

९ १२ 

सातगाव 

१३७८ 

अंजोरा 

८५१ 

नागटोला 

६८ 

धावडीटोला १३३ 

वाघडोंगरी 

३७ 

कोसमटोला 

६५ 

चिमणटोला 

१ ९ 

येरमडा 

१३० 

जामखारी 

२०० 

जांभुरटोला 

१३१ 

कोपीटोला 

९ २ 

चिचटोला 

१०३ 

फुक्कीमेटा 

२०७ 

धामणगाव 

३०२ 

कटंगटोला 

३७ 


२० 

गावे 


९ २६१ 


नव्याने 

समाविष्ट 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० फेब्रुवारी २०२३ पासून होणेची आहे व सदर गावाची सनद फी रक्कम रु .४२,८१८ / - ( अक्षरी 
रक्कम रुपये बेचाळीस हजार आठशे अठरा फक्त ) ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 


रोहिणी सागरे , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 

गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१७ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१५ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक १२- बी - २-१-२००२ . – 

श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांची 
दिनांक १७ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक २० डिसेंबर , २०२२ पर्यंत एकूण 
०४ दिवसांची परीवर्तीत रजा त्यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजुर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . के . गुज्जर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
न्यायीक कामकाज पाहतील व श्री . व्ही . एच . देशमुख , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) हिंगणघाट यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे कार्यालयीन कामकाज पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . वाय . घुले , हे वरील 
कालवधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१६ . 

आदेश 


क्रमांक १३- बी - २-१-२००२ . – 

श्री . व्ही . आर . घराळ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांची 
दिनांक १३ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक २३ डिसेंबर , २०२२ पर्यंत एकूण 
ते 
११ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना त्यांचे मुलीच्या अॅडमिशनकरिता त्यांचे 
मुळ गावी जायचे असल्यामुळे दिनांक १२ डिसेंबर , २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . आर . घराळ , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर . घराळ हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


११ 


क्रमांक १४- बी - २-१-२००२ . - 

श्रीमती एफ . टी . शेख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आष्टी 
यांचा दिनांक २६ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक ३० डिसेंबर , २०२२ पर्यंत 
एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना धर्मीक कार्याकरिता व फिरण्याकरिता 
अजमेर , जयपूर व आग्रा येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक २३ डिसेंबर , 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुर करण्यांत येत आहे . 


श्री . व्ही . आर . घराळ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एफ . टी . शेख , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आष्टी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे कामकाज पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एफ . टी . शेख या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , आष्टी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१८ . 

आदेश 


क्रमांक १५ - बी - २-१-२००२.– 

श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांची दिनांक २८ डिसेंबर , २०२२ ते दिनांक ३० डिसेंबर , 
२०२२ रोजी पर्यंत एकुण ०३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना अति महत्वाचे 
खाजगी काम असल्यामुळे मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्री . एन . बी . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती आर . जे . राय , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . जे . राय , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३२१ . 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१ ९ . 

आदेश 


क्रमांक १६ - बी - २-१-२००२ . - 

श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी 
यांचा दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना घरगुती आवश्यक काम असल्यामुळे 
जालना येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ पासून ते 
दिनांक ०२ जानेवारी २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . एल . घराळ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . आर . एल . राठोड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एल . राठोड हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक ३ जानेवारी २०२३ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२० . 

आदेश 


क्रमांक ३४ - बी - २-१-२००२ . - 

श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , वर्धा यांची दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ०४ जानेवारी 
२०२३ पर्यंत एकूण ०७ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना हैद्राबाद येथे 
उपचाराकरिता जावयाचे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती टी . एम . देशमुख 
नाईक , या वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 

दिनांक ७ जानेवारी २०२३ . 


क्रमांक ६१ - बी - २-१-२००२. 

श्रीमती व्ही . डी . देशमुख , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण , वर्धा 
यांचा दिनांक ०२ जानेवारी २०२३ ते दिनांक ०३ जानेवारी २०२३ पर्यंत 
एकूण ०२ दिवसांची परावर्तीत रजा त्यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजुर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . एन . ठाकुर , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . डी . देशमुख , सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण , वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . डी . देशमुख हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२२ . 

आदेश 


क्रमांक ६२ - बी - २-१-२००२ . – 

श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा यांचा दिनांक ०४ जानेवारी २०२३ ते दिनांक ०६ 
जानेवारी २०२३ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांना महत्वाचे 
कामी गावी जाणे आवश्यक असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्रीमती आर . व्ही . आदोने , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . जे . राय या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२३ . 

आदेश 


क्रमांक ६३ - बी - २-१-२००२ . - 

श्री . ए . एन . माने , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट 
यांची दिनांक ० ९ जानेवारी २०२३ ते दिनांक १३ जानेवारी २०२३ पर्यंत 
एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा त्यांची आईची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे 
लातुर येथे तसेच वैयक्तीक कामाकरिता मुंबई येथे जायचे असल्यामुळे 
दिनांक ०७ जानेवारी २०२३ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १६ जानेवारी २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री . ए . एन . माने , सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे न्यायीक काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन नियम १ ९ ८१ चे नियम ३ ९ ( १ ) ब चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत की , श्री . ए . एन . माने हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहले असते . 


वर्धा : 

दिनांक १७ जानेवारी २०२३ . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२४ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -११७३-२०२२ 

श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी , चंद्रपूर , यांना दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ ते 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसांची परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर ” मंजुर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . " 

ना . - एक -४ ( १८२७ ) . 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती ई . ए . भास्कर ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२५ . 

आदेश 


१३ 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) ११८१-२०२२ 

चंद्रपुर 

श्री . एस . व्ही . जोशी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ - चौथा 
शनिवार व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मध्यान्हानंतर ते दिनांक ०१ डिसेंबर 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . व्ही . जोशी , सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . 
व्ही . जोशी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर हे जर वर 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
नमूद 
राहीले असते . 


" 


सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार , श्री . एस . व्ही . जोशी , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२६ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -११ ९८-२०२२ 

श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , चंद्रपूर , यांना दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ ते 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती ई . ए . भास्कर ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२७ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ११ ९९ - २०२२ 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ ते 
दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रविवार व दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ ते 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


39 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . 
एस . कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


,, 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२८ . 
आदेश 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती व्ही . एस . कसबे , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२१०-२०२२ 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर 


66 

२०२२ रोजीची एक दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून “ कार्योत्तर 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप –२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . 
एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . " 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२ ९ . 

आदेश 


" 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२११-२०२२ 

श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०२ डिसेंबर २०२२ ते 
दिनांक ०३ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


66 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई . 
ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


" 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३० . 
आदेश 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती ई . ए . भास्कर , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२१२-२०२२ 

श्री . पी . आर . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०६ डिसेंबर २०२२ ते 
दिनांक ०८ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . आर . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
हे 
पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . 
आर . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
हे 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

39 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . आर शिंदे , हे त्यांचे पदावर 
रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक १ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३१ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२२३ - २०२२ 

श्रीमती डी . आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक ०३ डिसेंबर २०२२ 
रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती डी . आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या पुर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती डी . 
आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 

,, 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती डी . आर . भंडारी ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३२ . 

वाचा . – १. श्री . एस . डी . चक्कर , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्रम्हपुरी , यांचा अर्जित रजा व 
सोडण्याची परवानगी मिळण्याबाबत दिनांक ०१ 
मुख्यालय 
डिसेंबर २०२२ चा अर्ज . 


२. अर्जित रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल ( १ ९ ८ दिवस ) 

आदेश 


१५ 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२२४- २०२२ 

श्री . एस . डी . चक्कर , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांना दिनांक ०६ डिसेंबर २०२२ ते 
दिनांक ० ९ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ डिसेंबर 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


तसेच दिनांक १० डिसेंबर २०२२ रोजी नागपूर येथे आयोजीत मध्यस्थी 
संमेलनाकरीता न चुकता हजर रहावे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . चक्कर , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . 
डी . चक्कर , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


" 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . डी . चक्कर , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . श्रेणी , नागभिड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३३३ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२२५-२०२२ 

श्री . आर . एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांना दिनांक ०६ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक ० ९ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ 
डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


तसेच दिनांक १० डिसेंबर २०२२ रोजी नागपूर येथे आयोजीत मध्यस्थी 
संमेलनाकरीता न चुकता हजर रहावे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एन . पाठक , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम , ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , 
ब्रम्हपुरी , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आर . एन . पाठक , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . श्रेणी , नागभिड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक २ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३४ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२५२-२०२२ 

श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २६-१२-२०२२ 
ते दिनांक ३१-१२-२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक २४-१२-२०२२ - चौथा शनिवार , दिनांक २५-१२-२०२२ - रविवार 
व दिनांक ०१-०१-२०२३ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) तसेच 
दिनांक २३-१२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०२-१-२०२३ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एम . पंचारिया , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . 
एम . पंचारिया , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


66 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एन . एम . पंचारिया , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे रिमांड 
आदेशानुसार दिनांक २३-११-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२४-११-२०२२ पर्यंतचा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे , दिनांक २५-१२ 
२०२२ , रोजीचा कार्यभार ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे व दिनांक ०१-०१-२०२३ 
रोजीचा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२६-१२-२०२२ ते दिनांक ३१-१२-२०२२ पर्यंत व दिनांक ०२-०१ 


२०२३ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३५ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२५३-२०२२ 

श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ०८-१२-२०२२ ते 
दिनांक ० ९ - १२-२०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक 
११-१२-२०२२ – रविवार या सुटीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक ०७ 
१२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२-१२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


तसेच दिनांक १०-१२-२०२२ रोजी नागपूर येथे आयोजित मध्यस्थी 
संमेलनाकरीता न चुकता हजर रहावे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप –२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . 
के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसल्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ' 


66 


" 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एम . के . गोटे ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , दिनांक ०७-१२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ० ९ - १२-२०२२ पर्यंतचा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . तसेच , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक १५० - २०२२ , दिनांक २४-११-२०२२ अन्वये 
शासकीय सुटीच्या दिवशी रिमांडचा कार्यभार ज्या न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे त्यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३६ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -१२५ ९ - २०२२ 

श्री . बी . वाय . फड , जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांना दिनांक ०६-१२-२०२२ ते दिनांक ०८-१२-२०२२ पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक ०५-१२-२०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ० ९ - १२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . बी . वाय . फड , जिल्हा न्यायाधीश -४ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . 
वाय . फड , जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . 


,, 


जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अति सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . वाय . फड , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३७ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२६०-२०२२ 

श्री . पी . आर . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक 
१२१२-२०२२ दिनांक ०१-१२-२०२२ अन्वये दिनांक ०६-१२-२०२२ ते 
दिनांक ०८-१२-२०२२ पर्यंत एकूण तिन दिवसांची मंजूर करण्यात 
आलेली अर्जित रजा त्यांचे दिनांक ०५-१२-२०२२ चे विनंती अर्जाप्रमाणे 
रद्द करण्यात येत आहे . 

दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३३८ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२७० - २०२२ 

श्री . तुषार बी . वाजे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांना दिनांक १२-१२-२०२२ ते दिनांक १७-१२ 
२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ११-१२-२०२२ - 
-रविवार व दिनांक १८-१२-२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) 
तसेच दिनांक ११-१२-२०२२ ते दिनांक १ ९ - १२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . तुषार बी . वाजे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 
ना . एक- ५ ( १८२७ ) . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप –२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . तुषार 
बी . वाजे , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


" 


१७ 


· 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . तुषार बी . वाजे , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३ ९ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२७१-२०२२ . 

श्री . आर . डी . हिंगणगावकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १२-१२-२०२२ 
ते दिनांक १७-१२-२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक ११-१२-२०२२ - रविवार व दिनांक १८-१२-२०२२ - रविवार या 
सुट्टीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक १०-१२-२०२२ चे नागपूर येथे 
आयोजीत मध्यस्थी संमेलनानंतर ते दिनांक १ ९ - १२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीस मंजूर करण्यात येत आहे . 
७ वे सह 

चे 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . डी . हिंगणगावकर , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
डी . हिंगणगावकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . डी . हिंगणगावकर , 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक १५०/२०२२ , 
दिनांक २४-११-२०२२ अन्वये शासकीय सुटीच्या दिवशी चंद्रपूर येथील 
रिमांडचा कार्यभार ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
आहे त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४० . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२७६ - २०२२ 

श्रीमती ए . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , चंद्रपूर , यांना दिनांक ०५-१२-२०२२ ते 

66 

दिनांक ०६-१२-२०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसाची अर्जित रजा “ कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , चंद्रपूर , ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . 
ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . श्रेणी , चंद्रपूर , ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . " 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती ए . ए . पठाण , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४१ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १२७७-२०२२ 

श्री . आर . एन . बावणकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वरोरा यांना दिनांक १३-१२-२०२२ ते दिनांक १५-१२-२०२२ 
पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक १२-१२-२०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६-१२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एन . बावणकर , जिल्हा न्यायाधीश - 
१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


66 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
एन . बावणकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . ' 

, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . एन . बावणकर , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , न्यायिक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा 
अति . सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कामाचा कार्यभार 
दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ . 


$ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४२ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) – १२ ९१-२०२२ 

श्रीमती ए . एस . नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक १२-१२-२०२२ ते दिनांक १७-१२ 
२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक ११-१२-२०२२ 
- रविवार व दिनांक १८-१२-२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) 
तसेच दिनांक १०-१२-२०२२ चे नागपूर येथे आयोजीत मध्यस्थी परिषदेनंतर 
ते दिनांक १ ९ - १२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . एस . नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश 
३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


66 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . 
एस . नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


39 


जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . एस . नेवसे , ह्या त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत दिनांक ११-१२-२०२२ ते दिनांक १ ९ - १२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४३ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) -१२ ९४-२०२२ 

श्री . एम . एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना दिनांक १ ९ - १२-२०२२ ते 
दिनांक २२-१२-२०२२ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . 
एम . बवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

" 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एम . एम . बवरे , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४४ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३०१-२०२२ 

श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक २६-१२-२०२२ 
ते दिनांक ३१-१२-२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २४-१२-२०२२ - चौथा शनिवार , दिनांक २५-१२-२०२२- रविवार 
व दिनांक ०१-०१-२०२३ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) तसेच 
दिनांक २३-१२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ०२-०१-२०२३ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप –२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . 
एन . बेदरकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 

,, 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एन . एन . बेदरकर , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४५ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३१७-२०२२ 

श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा , यांना दिनांक १४-१२-२०२२ ते 


१ ९ 


दिनांक १५-१२-२०२२ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
म.ना.से. ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील परिच्छेद ७० ( २ ) प्रमाणे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप –२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ' 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४६ . 

आदेश 


" 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
राजुरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३२४-२०२२ 

श्री . आर . एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांना दिनांक १ ९ - १२-२०२२ ते 
दिनांक २३-१२-२०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक १८-१२-२०२२ - रविवार व दिनांक २४-१२-२०२२ - चौथा शनिवार 
या सुट्टीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक १७-१२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५-१२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . एन . पाठक , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
एन . पाठक , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ' 

" 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , ब्रम्हपुरी , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आर . एन . पाठक , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , ब्रम्हपुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४७ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३२८-२०२२ 

श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा , यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्रमांक १३१७/२०२२ , दिनांक १५-१२-२०२२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
दोन दिवसाच्या अर्धवेतनी रजेस जोडून दिनांक १६-१२-२०२२ रोजीची एक 
दिवसाची वाढीव अर्धवेतनी रजा म.ना.से. ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील परिच्छेद 
७० ( २ ) प्रमाणे “ कार्योत्तर " मंजूर करण्यात येत आहे . 

66 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


' महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
धनश्री आर . भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


,, 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती धनश्री आर . भंडारी , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक १६-१२-२०२२ रोजीचा कार्यालयीन 
वेळेपर्यंतचा कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे तसेच दिनांक १६-१२ 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७-१२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 

दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४८ . 
आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३३२-२०२२ 

श्री . पी . जी . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक १२-१२-२०२२ ते दिनांक १७-१२ 
२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ११-१२-२०२२ 
रविवार व दिनांक १८-१२-२०२२ - रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) 
तसेच दिनांक ११-१२-२०२२ ते दिनांक १ ९ - १२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह “ कार्योत्तर ” मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच या कार्यालयाचे आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 
५ ९९ ३ / २०२२ , दिनांक ० ९ - १२-२०२२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली 
दिनांक १२-१२-२०२२ ते दिनांक १४-१२-२०२२ पर्यंत एकूण तीन 
दिवसाची किरकोळ रजा त्यांचे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . जी . भोसले , जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


` महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम , ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप –१ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . जी . 
भोसले , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . 


66 


जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . जी . भोसले हे त्यांचे कामावर रुजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३४ ९ . 

आदेश 


66 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३३७-२०२२ 

श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , चंद्रपूर , यांना दिनांक १३-१२-२०२२ ते 
दिनांक १ ९ - १२-२०२२ पर्यंत एकूण सात दिवसाची परिवर्तीत रजा 
“ कार्योत्तर ” मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ई . ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


` महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई . 
ए . भास्कर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


" 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती ई . ए . भास्कर ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक २० डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५० . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३४ ९ - २०२२ 

श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५२ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २१-१२-२०२२ रोजीची 
एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून “ कार्योत्तर " मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

66 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . 
के . गोटे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एम . के . गोटे ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५१ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३६१-२०२२ 

श्री . डी . आर . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा यांना दिनांक २७-१२-२०२२ ते 
दिनांक ३१-१२-२०२२ पर्यंत एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक 
०१-०१-२०२३ – रविवार या सुट्टीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक २६ 
१२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०२-०१-२०२३ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . आर . पठाण , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वरोरा हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . 
आर . पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

, 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . आर . पठाण , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , वरोरा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ . 

ना . - एक -६ ( १८२७ ) . 


( अवाच्य ) 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - १३७५-२०२२ 

श्रीमती ए . एस . नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक १२ ९ १ / २०२२ , 
दिनांक ० ९ - १२-२०२२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली दिनांक १२-१२ 
२०२२ ते दिनांक १७-१२-२०२२ पर्यंत एकूण सहा दिवसाच्या अर्जित 
रजा व मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीस जोडून दिनांक १८-१२-२०२२ 
ते दिनांक २ ९ - १२-२०२२ पर्यंत एकूण बारा दिवसाची परिवर्तीत रजा 
तसेच दिनांक १८-१२-२०२२ ते दिनांक ३०-१२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह “ कार्योत्तर " मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . एस . नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश 
३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


२१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . 
एस . नेवसे , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . 


" 


चंद्रपूर : 

दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ . 


जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . एस . नेवसे , हे त्यांचे कामावर रुजू 
होईपर्यंत दिनांक ११-१२-२०२२ , ते दिनांक १८-१२-२०२२ पर्यंत जिल्हा 
न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे , 
दिनांक १ ९ - १२-२०२२ ते दिनांक २३-१२-२०२२ पर्यंत जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे , तसेच 
दिनांक २४-१२-२०२२ ते दिनांक ३०-१२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


( अवाच्य ) 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५३ . 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) पोलीस अधिक्षक , भंडारा यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा 
अधिसूचना - कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) / २२-३५०५ , दिनांक१२-१२ 

२०२२ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस 
अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


अधिसूचना 

क्रमांक अका - दंड - सं.क्र.१-२२ - कावसु - कावि - ९७८-२२ . – 
ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०२२ कार्यक्रम जाहीर 
झालेला असून दिनांक ० ९ - ११-२०२२ रोजी आचार संहिता लागू करण्यात 
आलेली आहे . दिनांक १८-१२-२०२२ रोजी मतदान तर दिनांक २० 
१२-२०२२ रोजी मतमोजणी कार्यक्रम होणार आहे . त्यामुळे ग्रामपंचायत 
स्तरावर गावागावात प्रचार सुरू झालेला आहे . धान्यपिकाची सरकारकडून 
लवकरात लवकर खरेदी करण्यात यावी . धान्य खरेदी भावाला बोनस 
देण्यात यावा , पुढे येणा - या खरीप शेतीकरीता शेतक - यांना बि - बियाणे 
खते , रासायनीक औषधी स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यावेत व त्यांचा 
पुरवठा नियमित करावा , पनर्वसन , वाढती महागाई तसेच विविध मागण्यांना 
घेऊन राजकीय पुढारी , मजुर वर्ग व शेतकरी वर्गाला हाताशी धरून 
धरणे , मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने आयोजित करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . त्यामुळे स्थानिक कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तरी जिल्ह्यात वाचा क्र . ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये , शांतता व सुव्यवस्था 
कायम टिकून राहावी याकरीता दिनांक १५-१२-२०२२ चे ००.०१ 
वाजतापासून ते दिनांक २ ९ - १२-२०२२ चे २४.०० वाजतापर्यंत मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश 
संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात लागू करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी , मी अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चा 
अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात 
खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे . 


१ ) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर ठेवणे . 

२ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे 
किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 


४ ) व्यक्तींचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन 
करणे . 


५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 
६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत 
असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे , सोंग करणे 
किंवा अशी चित्रेचिन्हे , फलके किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस 
किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेत 
त्यांचा प्रसार करणे . 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून मी , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा याद्वारे 
संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास 
मनाई करीत आहे . 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय / निमशासकीय 
कर्मचा - यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही . तसेच प्रेत 
यात्रा , विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा - या 
मिरवणूकीस लागू होणार नाही . विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत व 
कार्यक्रमाबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय 
दंडाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना राहील . 


वरील अधिसूचना दिनांक १५-१२-२०२२ चे ००.०१ वाजतापासून ते 
दिनांक २ ९ - १२-२०२२ चे २४.०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १४-१२ 
२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५४ . 

. - ( १ ) पोलीस अधिक्षक , भंडारा यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा 
अधिसूचना - कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) / २२–३६५८ , 
दिनांक २२-१२-२०२२ . 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस 
अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


अधिसूचना 

क्रमांक अका - दंड - सं.क्र.१-२२ - कावसु - कावि - १०२६-२२ . - 


ज्याअर्थी , नुकतीच ग्रामपंचायत निवडणूक पार पडलेल्या गावागावामध्ये 
शांतता अबाधित राहावी . दिनांक १ ९ - १२-२०२२ पासून नागपूर येथे 
हिवाळी अधिवेशन सुरू झालेले आहेत . त्यानिमित्ताने ब - याच संघटना 
भंडारा येथे मोर्चाचे आयोजन करीत असतात किंवा नागपूर येथे जात 
असतात . दिनांक ३१-१२-२०२२ रोजी ३१ डिसेंबर हा वर्षाचा शेवटचा 
दिवस व १ जानेवारी नविन वर्षाचे आगमनानिमित्य जलाशयाचे ठिकाणी , 
जंगल भागात तसेच निर्जन स्थळी लोक पाटर्यांचे आयोजन करीत असतात 
व खेडोपाडी जलसाचे आयोजन करीत असतात . त्याचप्रमाणे रात्रीचे वेळी 
मनोरंजनाकरीता नाटक , तमाशे , आर्केस्ट्रा , लावण्या अशा सांस्कृतिक 
कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते . राज्यशासन अधिकारी व 
कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करावी , पावसाळी हंगामातील 
भात पीक हातात आलेले असून धान्य पिकाची सरकारकडून लवकरात 
लवकर खरेदी करण्यात यावी . धानाला बोनस देण्यात यावा . पुढे येणा - या 
खरीप शेतीकरीता शेतक - यांना बि - बियाने , खते , रासायनिक औषधी स्वस्त 
दरात उपलब्ध करुन द्यावेत व त्यांचा पुरवठा नियमित करावा , पुनर्वसन , 
वाढती महागाई तसेच विविध मागण्यांना घेऊन निषेधार्थ राजकीय पुढारी 
मजुर वर्ग व शेतकरी वर्गाला हाताशी धरुन धरणे , मोर्चे , आंदालने , 
निदर्शने आयोजित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे स्थानिक 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


तरी जिल्ह्यात वाचा क्र . ( १ ) अन्वये पोलीस अधिक्षक , भंडारा यांनी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये , शांतता व सुव्यवस्था 
कायम टिकून राहावी याकरीता दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ चे ००.०१ 
वाजतापासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२३ चे २४.०० वाजतापर्यंत मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश 
संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात लागू करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी , मी अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपुर्ण भंडारा 
जिल्ह्यात खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे . 


१ ) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर ठेवणे . 

२ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे 
किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे , तयार करणे . 


४ ) व्यक्तींचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन 
करणे . 


५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 
६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत 
असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे , सोंग करणे 
किंवा अशी चित्रेचिन्ह , फलके किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस 
किंवा वस्तु तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेत 
त्यांचा प्रसार करणे . 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करून मी , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा याद्वारे संपूर्ण 
भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास 
मनाई करीत आहे . 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय / निमशासकीय 
कर्मचा - यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणूकीस 
लागू होणार नाही . विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका 
दंडाधिकारी यांना राहील . 


वरील अधिसूचना दिनांक ३०-१२-२०२२ चे ००.०१ वाजतापासून ते 
दिनांक १३-०१-२०२३ चे २४.०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्यानिशी आज 
दिनांक २६-१२-२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भंडारा : 
दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ . 


महेश पाटील , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , 
भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५५ . 


सह पोलीस आयुक्त यांजकडून 

( फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ कलम १४४ प्रमाणे ) 

आदेश 

क्रमांक पोआना - डिटे -१४४ फौप्र . संहिता - ३७-२०२३. 
ज्याअर्थी , असे निदर्शनास आले आहे की , नागपूर शहरातील काही 
गंभीर गुन्ह्यात आरोपी यांनी वापरलेले शस्त्र हे ई - कॉमर्स प्लॅटफॉर्म 
वरुन ऑनलाईन पध्दतीने खरेदी केलेले आहे , आणि 


1 


66 

99 

ज्याअर्थी , काही ई - कॉमर्स प्लॅटफॉर्म उदा . “ फ्लिपकार्ट " 
“ अॅमेझॉन ” “ शॉपक्ल्यूज डॉट कॉम ” “ स्नॅपडील ” ईत्यादी कंपनी या 
अशाप्रकारचे शस्त्र जे गुन्ह्यामध्ये वापरले जावू शकतात , अशाप्रकारचे 
शस्त्राची विक्री त्यांचे ऑनलाईन साईट्स वरून करीत असल्याचे निदर्शनास 
आलेले आहे , आणि 


२३ 


66 


ज्याअर्थी , असे निदर्शनास आले आहे की , काही तिक्ष्ण धार असलेले 
प्राणघातक शस्त्र “ ज्याच्या पात्याची लांबी ० ९ इंचापेक्षा जास्त किंवा 
ज्याच्या पात्याची रुंदी ०२ इंचापेक्षा जास्त ” असून ज्याचे बाळगणे हे 
भारतीय हत्यार कायदा कलम ४ सहकलम २५ अन्वये दखलपात्र गुन्हा 
आहे , अशा शस्त्रांची पण विक्री काही ई - कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वरुन ऑनलाईन 
रित्या होत आहे , आणि 


ज्याअर्थी , अशा प्रकारचे शस्त्र विक्रीमुळे नागपूर शहरात गुन्हेगारांना 
सहजतेने शस्त्र घरपोच उपलब्ध होत असून त्यामुळे नागपूर शहरात 
शस्त्रासह गुन्हेगारी करण्यास पाठबळ मिळत आहे , आणि 


म्हणून 
आहे . 


ज्याअर्थी , शहरातील शारीरिक गुन्हे कमी करण्याकरीता उपाययोजना 
असे शस्त्र विक्रीवर निर्बंध व नियमन करणे आवश्यक झालेले 


त्याअर्थी , मी अश्वती दोर्जे , सह पोलीस आयुक्त , नागपूर शहर कलम 
१४४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत की , 


अ ) तिक्ष्ण धार असलेले प्राणघातक शस्त्र ज्याच्या पात्याची लांबी ० ९ 
इंचापेक्षा जास्त किंवा ज्यांच्या पात्यांची रुंदी ०२ इंचापेक्षा जास्त आहे , 
अशा शस्त्रांची विक्री नागपूर शहरात ई - कॉमर्स प्लॅटफॉर्म / ऑनलाईन 
साईट्स वरून करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येत आहे , आणि 


ब ) अशाप्रकारचे ई - कॉमर्स प्लॅटफॉर्म / ऑनलाईन साईट्स वरील 
उल्लेखित शस्त्र वगळून ( म्हणजे असे शस्त्र ज्याच्या पात्याची लांबी ० ९ 
इंचापेक्षा कमी किंवा ज्याच्या पात्याची रुंदी ०२ इंचापेक्षा कमी असलेले ) 
जे ऑनलाईन शस्त्राची विक्री करीत आहेत त्यांनी नागपूर शहरामधील 
ऑनलाईन शस्त्रे खरेदी करणारे ग्राहकाची विस्तृत तपशिलासह पुढिलप्रमाणे 
माहिती नागपूर शहर पोलीस यांना वेळोवेळी पुरवतील . 
i ) खरेदी करणारे व्यक्तिचे पूर्ण नाव व पत्ता 
ii ) खरेदी करणारे व्यक्तिचा मोबाईल नंबर 


iii ) खरेदी करणारे व्यक्तिचा ईमेल आयडी 

iv ) खरेदी केलेले शस्त्राचा प्रकार 

v ) खरेदी केलेले शस्त्राचे फोटो 

vi ) खरेदी करणारे व्यक्तिचा डिलीव्हरी अॅड्रेस 

vii ) इतर उपलब्ध माहिती 

वरील प्रमाणे माहितीही cp.ngp.dcpdetectiom@mahapolice.gov.in 
या ईमेल आयडी वर नागपूर शहरातील ऑनलाईन शस्त्रे खरेदीचे ऑर्डर आल्यानंतर 
माहिती पुरवतील , तसेच ऑनलाईन शस्त्राची डिलीव्हरी झाल्यानंतर सदर शस्त्र डिलीव्हर 
झाले आहे याबाबत सुद्धा नागपूर शहर पोलीस यांना वर दिलेल्या ईमेल आयडी वर 
माहिती सादर करतील . 


नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत सर्व पोलीस ठाणेतील 
परिसरात हा आदेश दिनांक १०-०१-२०२३ चे ००.०१ पासून 
दिनांक १०-०३-२०२३ चे २४.०० वाजता पर्यंत ६० दिवस लागू राहील . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


या आदेशाचे जो कोणी उल्लघंन करील , तो फौजदारी व ईतर 
कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील . 


हा आदेश दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आला आहे . 


नागपूर शहर : 

दिनांक १० जानेवारी २०२३ . 


अश्वती दोर्जे , 
सह पोलीस आयुक्त , 
नागपूर शहर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५६ . 

BY JOINT COMMISSIONER OF POLICE 
( Under Section 144 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ) 


ORDER 


No.CPN - Detection - 144 CRPC - 37-2023.– 

Whereas , it has been brought to my notice that 
certain sharp - edged weapons procured through E 
commerce platform / Online sites have been used 
in the commission of certain serious offences in 
Nagpur City , and 


Whereas , it has been also brought to my no 
tice , that certain E - commerce platforms like 
Flipkart , Amazon , Shopclues.com , Snapdeal etc. 
are selling weapons on their online sites which 
are likely to facilitate the criminals to use such 
weapons for commission of cognizable offences , 
and 


Whereas , it has been also brought to my notice 
that possession of sharp - edged weapons with blade 
length more than 9 inches or blade width more 
than 2 inches which is an offence under section 
4 , read with section 25 of the Arms Act , are also 
being sold by such E - commerce platforms through 
their online sites , and 


Whereas , sale of such sharp weapons has a po 
tential of adversely affecting the crime situation 
in Nagpur City , and 


Whereas , to prevent commission of violent body 
offences , it is necessary to regulate the sale of 
such sharp - edged weapons , 


Hence in exercise of the powers conferred upon 
me , under section 144 of Criminal Procedure Code , 
I , Aswati Dorje , Jt . Commissioner of Police , Nagpur 
city , do hereby order , as under : - 


A ) Sharp edged weapons , with blade length more 
than 9 inches or blade width more than 2 inches 
are hereby prohibited from being sold through E 
commerce platform / online sites within the ju 
risdiction of Nagpur City Police Commissionerate . 


B ) In respect of weapons , having blade length 
less than 9 inches or blade width less than 2 


inches , the E - commerce platforms / online sites 
shall submit details of the purchaser as under to 
Nagpur City Police : - 


i ) The full name and address of the purchaser . 

ii ) The mobile number of the purchaser . 

iii ) The email ID of the purchaser . 


iv ) The type of weapon being sold . 

v ) The photograph of the weapon . 

vi ) The delivery address of the said weapons . 
vii ) Any other relevant Information . 


The above information shall be submitted on 
cp.ngp.dcpdetectiom@mahapolice.gov.in email 
address of Nagpur City Police , both at the time of 
receiving the order in respect of such purchase of 
weapons and after delivery of such weapons to the 
concerned online customer . 


This order shall remain in force from 
10-01-2023 time 00.01 to 10-03-2023 time 24.00 
for the period of 60 days within the jurisdiction of 
Nagpur City Police Commissionerate . 


Violators of this Order shall be liable for crimi 
nal and legal action . 


This order has been issued with my signature 
and stamp on 10-01-2023 . 


ASWATI DORJE , 

Jt . Commissioner of Police 
Nagpur City . 


Nagpur City : 
Dated the 10th January 

2023 . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५७ . 


प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , यांजकडून 
अंतिम आदेश 


क्र . प्राउआ - नियमन - क्र . - १०३ - अंतिम आदेश -६० ९२-२०२२. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
-सीएसजी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषि व 
सहकार विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ०४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग 
२०१७ - प्र . क्र . १२०- टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच 
मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक क्र . कार्या - ४ यंत्रमाग - ब - ५ - १०३०१ 
२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर याव्दारे श्रीमती राधिकाबाई मेघे स्वयंचलित यंत्रमाग मागासवर्गीय 
सहकारी संस्था मर्या . नागपूर र . नं . १२५ या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबधी 
अंतरिम आदेश पारीत करीत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

चे 

अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक 
म्हणून श्री . के . आर . उमाटे , लेखापाल , अंतर्गत प्रादेशिक उपआयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , नागपूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 

नोंद घेण्यात यावी ही विनंती . 
कार्यालयाचा पूर्वीचा पत्ता 
( १ ) 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कोरपना व्दारा , श्री . अबिद 
अली यांचे घरी , अलसबहा सदन , 
अदिलाबाद रोड , कोरपना , ता . 
कोरपना , जि . चंद्रपूर 


सदरहु आदेश आज दि . ३० डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५८ . 

अंतिम आदेश 


जा . क्र . प्राउआ - नियमन - क्र . - १०३ - अंतिम आदेश - ६१००-२०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
तसेच महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक 
-सीएसजी - १०७१ - सी ( ३ ) , दिनांक २२ मार्च १ ९ ७२ तसेच कृषि व सहकार 
विभागाचे आदेश क्र . डी टी आर १०७४-२५१०९ - सी - ९ , 
दिनांक ०४ जानेवारी १ ९ ७५ नुसार तसेच शासन पत्र क्र . यंत्रमाग - 
२०१७ - प्र.क्र .१२० - टेक्स -२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ तसेच 
मा . आयुक्तालयाचे परिपत्रक क्र . कार्या- ४ यंत्रमाग - ब - ५-१०३०१ 
२०१७ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , सीमा पांडे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
नागपूर याव्दारे श्री . दत्तात्रय विविंग ऑटोलूम को - ऑप सोसायटी लि . 
नागपूर र . नं . १०१ या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये समापन करण्यासंबधी अंतरिम आदेश 
पारीत करीत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहू संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . के . 
आर . उमाटे , लेखापाल , अंतर्गत प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , नागपूर 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरहू आदेश आज दि . ३० डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमीत करीत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ . 


सीमा पांडे , 

प्रादेशिक उपायुक्त , 
वस्त्रोद्योग , नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३५ ९ . 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
जाहीर प्रसिद्धी 


क्रमांक सनिको - सामान्य कार्यालय स्थलांतर - ०१-२०२३. 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता . कोरपना हे कार्यालय 
दिनांक ०१.०१.२०२३ पासून कृषी उत्पन्न बाजार समिती , बाजार आवारातील 
जुने ईमारतीत स्थलांतरीत झाले आहे . त्यामुळे सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ता . कोरपना ह्या कार्यालयाच्या पत्त्यामध्ये दिनांक ०१-०१-२०२३ 
पासून खालीलप्रमाणे बदल झालेला आहे . तरी यापुढील या कार्यालयासोबत 
होणा - या पत्रव्यवहारासाठी झालेल्या नवीन पत्याच्या बदलाची कृपया 


ना . - एक -७ ( १८२७ ) . 


कोरपना : 

दिनांक २ जानेवारी २०२३ . 


२५ 


कार्यालयाचा नविन पत्ता 
( २ ) 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कोरपना व्दारा , कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती कोरपना , जुनी 
इमारत , ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर 


ए . एस . तांबे , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोरपना . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६० . 

अधिसूचना 

जा . क्र . सनिग - नियमन संस्था नोंदणी अधिसूचना - २६६ ९ - २०२२ 

मी , एच.जी. सौलाखे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , गडचिरोली 
जिल्हा गडचिरोली जाहीर करतो की , वैभवलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या . गडचिरोली , ता . जि . गडचिरोली या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) प्रमाणे करण्यात 
आली असून या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जीएडी - ( जीएडी ) आरएसआर 
सीआर - ३३० - २०२२ , दिनांक २२-१२-२०२२ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ खालील नियम १० ( १ ) प्रमाणे 
सदरहू संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” ( रिसोर्स सोसायटी ) 
असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” ( क्रेडीट 
रिसोर्स सोसायटी ) असा आहे . 

66 

दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ . 


गडचिरोली : 

दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६१ . 

अधिसूचना 

क्रमांक सनिग - नियमन संस्था नोंदणी अधिसूचना- २६७ ९ - २०२२. 

मी , एच.जी. सौलाखे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , गडचिरोली 
जिल्हा गडचिरोली जाहीर करतो की , भूमि नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या . गडचिरोली , ता . जि . गडचिरोली या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) प्रमाणे करण्यात 
आली असून या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जीएडी - ( जीएडी ) आरएसआर 
सीआर – ३३१-२०२२ , दिनांक २७-१२-२०२२ असा आहे . 

— 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ खालील नियम १० ( १ ) प्रमाणे 
सदरहू संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " ( रिसोर्स सोसायटी ) 
असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” ( क्रेडीट 
रिसोर्स सोसायटी ) असा आहे . 

66 


ए . जी . सौलाखे , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . गडचिरोली . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च , २८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - चालू 

( २ ) 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६२ . 


कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ . 
अधिसूचना -३ 


क्रमांक १६८ - तांशा - ३ - पावासं हस्तांतरण - २०२३. 

- 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने असे निश्चित केले की , महाराष्ट्र राज्य 
सिंचन व्यवस्थापन कायदा , २००५ कलम ५ , ६ व ७ आणि नियम -३ 
नुसार पाणी वापर संस्थांना , गुरुत्वाकर्षणाने वाहणा - या पाण्याच्य निम्न 
वर्धा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राच्या क्षेत्रफळाची निश्चिती पाणी वापर संस्थांनिहाय 
करून देण्यासाठी मी , अ . ओ . सावरकर , कार्यकारी अभियंता , निम्न 
वर्धा कालवे विभाग , वर्धा याद्वारे घोषित करतो की , निम्न वर्धा प्रकल्पाचे 
लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थांना वापरण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत 
आहे आणि असे सूचित करतो की , पाणी वापर संस्थानिहाय अद्ययावत 
नकाशे लाभधारकांची यादी त्यांची लाभक्षेत्र हे ग्रामपंचायत , तहसील 
कार्यालय , सिंचन शाखा , सिंचन उपविभाग व विभागीय कार्यालयात 
सूचना फलकावर पाहणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 


त्याअर्थी , मी , अ . ओ . सावरकर , कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा 
कालवे विभाग , वर्धा याद्वारे घोषित करतो की , कोणतीही सक्षम यंत्रणा 
वैयक्तिक शेतीधारकास किंवा असे लाभक्षेत्र धारण करणा - या शेतक - यास 
पाणीपुरवठा करणार नाही आणि केवळ पाणी वापर संस्थांमार्फतच 
पाणीपुरवठा केल्या जाईल , पाणी वापर संस्थांचे सर्व व बंधने सर्व 
लाभधारकास व धारण करण्या - यांवर बंधनकारक राहील . 

व 


कोणत्याही लाभधारकास किंवा व्यक्तीस या अधिसूचनेसंबधी किंवा 
त्याच्या भागासंबंधी हरकत असल्यास , ही अधिसूचना राजपत्रात घोषित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत संबंधिताने अधीक्षक अभियंता , 
नागपूर पाटबंधारे मंडळ , नागपूर यांच्याकडे लेखी निवेदन द्यावे . 


अनुसूची 

प्रकल्पाचे नाव - निम्न वर्धा प्रकल्प , ता . आर्वी , जिल्हा वर्धा . 
प्रस्तावित पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता : - नियोजित पाणी 
वापर संस्था चिंचाळा , ता . देवळी , जि . वर्धा ( चिंचाळा लघु कालवा व 
दापोरी लघु कालवा ) . 


मुख्य कालवा / शाखा कालवा / विमोचक 

वितरीका / लघुवितरीका 

क्रमांक 


( १ ) 


. 


( २ ) 


गिरोली शाखा कालव्या- ओ . 
आर -०१ 

वरील चिंचाळा लघु कालवा 


गाव सर्व्हे / गट नं . पा.वा. 
संस्थेचे क्षेत्र ( सी.सी.ए. ) 


सर्व्हे / गट क्षेत्र 

नंबर 

( ३ ) 

हे . आर 


अडेगाव 


२१७ 

२१८ 

२१ ९ / १ 

२१ ९ / २ 

२१ ९ / ३ 


( ४ ) 

हे . 
आर 


० ३७ 

२६३ 


२२ ९ 


( १ ) 


ओ . एल - ०१ 


( ३ ) 

हे . 
आर 


एकूण - 


१४४ 

१४५ 

१४६ 

१४७ 

१४८ 

१३२/१ 

१३२/२ 

१४ ९ 


ओ . आर - ०२ 


एकूण 


२१२ 

२१३ 

२१४ 

२१५/१ 

२१५/२ 

२१६/१ 

२१६/२ 

२२४/१ 

२२४/२ 

२२४/३ 

२२५/१ 

२२५/२ 

२२६ 

२२७ 

२२ ९ 

२३० 


( ४ ) 
हे . आर 


चिंचाळा 


अडेगाव 


१४ ९ 

१५० 

१५१ 

१५२ 

१५३/१ 

१५३/२ 

१५४ 

११८ 

११ ९ 


चिंचाळा 


० ८४ 

२३२ 

३३० 

२४२ 

११० 


9 00 


१०७ 


१७ ३४ 


१८२ 

२ ९ ३ 

१८८ 


० ९ ५ 

० ९ ४ 

०८६ 

० ८४ 


३६४ 


१४८ 

१४८ 

२३ ९ 

२१ ९ 

२६१ 

० ८४ 


२४८५ 


१३५ 

१ १४ 

० ८ ९ 

०८५ 

२ १४ 

११ ९ 

०७५ 

१०४ 

० २४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च , २-८ , २०२३ / फाल्गुन११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची चालू 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 

( २ ) 


( १ ) 


ओ . आर -०३ 


( ३ ) 

हे . आर 


एकूण 


१२० 

१२१ 

१२२ 

१२३ 

१२४ 

१२५ 

१२६ 

१२७ 


ओ . एल - ०२ 


४२८ 

१५५ 

१५६ 


१५७ 

१५८ 

१५ ९ 

१६० 

१६१ 

१६२ 

१६३ 

४२२ 


एकूण 


२० ९ 

२१० 

२११ 


एकूण 


ओ . आर -०४ ४३१ 

१८७ 

१८८ 

१८१ 

१८२ 

१८३ 

१८४ 


१८५ 

१७६ 

१७७ 


एकूण 


( ४ ) 

हे . आर 


चिंचाळा 


१३८ 

१६७ 

१२२ 

० ८ ९ 

० ५ ९ 

० ९९ 

१२२ 

१२३ 


१८ ७८ 


अडेगाव 


० ७ ९ 

१५० 

०७१ 

०७ 

०५७ 

१ ४६ 

२६६ 

२४ ९ 

०७५ 

१२४ 

० ६७ 


१३ ५७ 


० ५३ 

२ ९ ३ 

१३८ 


४ ८४ 


१६४ 

१०४ 

३३ ९ 

०७४ 

१३० 

०८१ 

० ९ १ 

० ६ ९ 

२८५ 

३३ ९ 


१६ ७६ 


( १ ) 


ओ . एल - ०३ 


ओ . आर -०५ 


एकूण - 


( ३ ) 
हे . आर 


ओ . एल -०४ 


२०६/१ 

२०६/२ 

२०६/३ 

२०७/१ 

२०७/२ 

२०७/३ 

२०८ 


एकूण 


ओ . एल - ०५ 


१८ ९ 

१ ९ ० 

१८५ 

१८६ 

१८१ 

१८० 

१७८ 

१७ ९ 


एकूण 


अडेगाव 


चिंचाळा 


१ ९ ६ 

१ ९ ८ 

१ ९९ 

२०० 

२०१ 

२०२ 

२०३ 

२०४ 

२०५/१ 

२०५/२ 

२०५/३ 


है 


चिंचाळा 


अडेगाव 


१ ९ १ / १ 

१ ९ १ / २ 

१ ९ ६ 


( ४ ) 


२७ 


आर 


१७७ 

१६० 

१३३ 

२३८ 

२८० 

१६० 

५१२ 


१६६० 


२५६ 

४०२ 

१२६ 

१५४ 

१२५ 

३६० 

१२८ 

१ १२ 


१६ ६३ 


०८१ 

३३१ 

३४१ 


० ९ ६ 

० ६७ 

० ६ ९ 

० ९९ 

१०८ 

३०५ 

१३८ 

१३८ 


१७ ७३ 


३१५ 

३ ९ ८ 

३८६ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च , २-८ , २०२३ / फाल्गुन११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची चालू 
( २ ) 

अनुसूची- चालू 
( २ ) 


( १ ) 


ओ . आर ०६ 


अंत्य 


( ३ ) 

हे . आर 


एकूण - 


१ ९ ७ 

१ ९ ८ 

१ ९९ 

२००/१ 

२००/२ 


गिरोली शाखा कालव्या- ओ . आर -०१ 

वरील दापोरी लघु कालवा 


१ ९ २ 

१ ९ ५ 

४३३ 

१८० 

२०५ 


एकूण 


२०१ 

२०२/१ 

२०२/२ 

२०२ / ३ 

२०२/४ 

२०३ 

२१२ 

२१३ 

२१४ 

२१५ 

२१६ 

२१७ 

२१ ९ 

२२१ 


एकूण 


१६ ९ 

१६६ 

१६७ 

२१७ 

२१६ 

१६८ 


१०० 

९९ 

८७ 


एकूण - 


दापोरी 


( ४ ) 

हे . आर 

४८१ 

२१५ 

२ १३ 

३५६ 

११ ९ 


२४ ८३ 


२३२ 

७ ३४ 

१६० 

३ ९ १ 

० ९ १ 


१६०८ 


१८७ 

० ७ ९ 

१०२ 

१०२ 

० ९९ 

१५८ 

१७६ 

१४३ 

१२५ 

०७५ 

१ ९ ० 

२५२ 

१३५ 

१३२ 


१ ९ ५५ 


०८८ 

० ४ ९ 

१२६ 

२ १४ 

१ ९९ 

० ४४ 


चिंचाळा 


३२ ९ 

३४६ 

३४५ 


१७ ४० 


( १ ) 


एकूण .. 


ओ . एल - ०२ 


( ३ ) 
हे . आर 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७/१ 

१३७/२ 

१३८/१ 

१३८/२ 

१३ ९ 

१४० 

१४१ 

१४२ 

१४३ 


ओ . आर - ०२ 


१०१ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 

११० 

१२८/१ 

१२८/२ 

१२ ९ 

१३० 

१३१ 

१३२/१ 

१३२/२ 

१३३ 


एकूण 


८८ 

८ ९ / १ 

८ ९ / २ 

८ ९ / ३ 

९ ० 


९ ४ 

९ ५ 


( ४ ) 

हे . आर 

० ९ ४ 

१०३ 

०८८ 


१ ९ ७ 

२७६ 

२० ९ 

१४८ 

१६० 

० ९ ० 

१२६ 

१६३ 

१८० 

१ ९ ३ 

१६ ९ 

१८७ 


२३८३ 


१२७ 

१४० 

०७५ 

०८१ 

० ७८ 

१५६ 

१५८ 

२४१ 

१२० 

० ८३ 

१८७ 


१५८ 


१०६ 


१७ १० 


१ ९ ७ 

२ ९ ७ 

०८ ९ 

० ९९ 

१८ ९ 

११६ 

१७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च , २-८ , २०२३ / फाल्गुन११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची चालू 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३६३ . 

( २ ) 


( १ ) 


वर्धा : 

दिनांक १८ जानेवारी २०२३ . 

ना . - एक -८ ( १८२७ ) . 


ओ . एल - ०३ 


अंत्य 


पाणी वापर संस्थेचे 


( ३ ) 

हे . आर 


एकूण 


९ ७ 

९ ८ 


एकूण 


एकूण 


१०८/१ 

१०८/२ 

१० ९ 

१११ 

११२ 

११३ 


- 


९ २ 

९ ३ 

९ ६ 

११४ 


एकूण 


११५ 

११६ 

११७ 

१६४ 

१६५ 

१६७ 

१६ ९ 

१७० 

१७१ 

४२० 

४२१ 

४३ ९ 

४४० 

४४१ 


क्षेत्र . 


( ४ ) 

हे . आर 

३८५ 

६ ८६ 


२२ २८ 


११८ 

१५८ 

११७ 


३७३ 

३६० 

३६० 


१४८६ 


० ५ ९ 

० ५३ 

१७ ९ 

१६ ९ 

० ८३ 

१०२ 

१६२ 

२८५ 

० ३४ 

० ९ ५ 

०७५ 


० ३ ९ 

० ३४ 

० ५ ९ 

० २० 

० १६ 

० १२ 

०१८ 


१४ ९ ४ 


३१७ ९ ७ 


अ . ओ . सावरकर , 
कार्यकारी अभियंता , 
निम्न वर्धा कालवे विभाग , 

वर्धा . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


MMISF ACT , 2005 . 


NOTIFICATION - III 

No. 168 - TB - 3 - WUA Transfer - 2023 . - 

Whereas , it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Water Users Association 
( WUA's ) on hydraulic basis and as per administra 
tive convenience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 
3 of the MMISF Act , 2005. I , A. O. Sawarkar , the 
Executive Engineer , Lower Wardha Canal Division , 
Wardha hereby delineate Areas of Operation of 
following WUA's and direct that the certified copy 
of the updated map and list of land holders and / 
or occupiers of said WUA's shall be displayed on 
the notice board of the officers of concerned Gram 
Panchayat Tahsil Offfice , Irrigation Section , 
Sub - Division and Divions and at other prominent 
public places . 


Therefore , I , A. O. Sawarkar , the Executive En 
gineer , Lower Wardha Canal Division , Wardha also 
hereby declare the on water should be supplied by 
the Appropriate Authority to an individuals holder 
or occupire of such land and the system of supply 
of water through Water User's Association shall 
be binding on all the holder and occupiers of the 
land under Management of Irrigation System by 
Farmers . 


Any person affected by this notification or part 
thereof may , within thirty days from the date of 
publication of this notification in the Official 
Gazette , file an appeal before Superintending 
Engineer , Nagpur Irrigation Circle Nagpur . 


SCHEDULE 

Name of Project : - Lower Wardha Project , 
Tq . , District Wardha 

Name and Address of WUA's Proposed Water 
User's Association , Chinchala , Ta . Deoli , 
District Wardha ( On Chinchala & Dapori Minor ) 
Offtake Village wise 
Number Survey No. / Gut No. 

Wise Area of WUA 


Distributory / 
Branch Canal / 
Main Canal 


( 1 ) 


Chinchala Minor 
@ RD 19380M On 
Giroli Branch Canal 


( 2 ) 


O.R. 01 


२ ९ 


Survey / Area 

Gat No. 


( 3 ) 
H. A. 


( 4 ) 

H. A. 


Adegaon 


217 

218 

219/1 

219/2 

219/3 


037 

2 63 


2 29 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च , २-८ , २०२३ / फाल्गुन११-१७ , शके १ ९ ४४ 


( 1 ) 


SCHEDULE 

( 2 ) 


O.L - 01 


O.R.- 02 


Contd . 


( 3 ) 

H. A. 


Chinchala 


144 

145 

146 

147 

148 

132/1 

132/2 

149 


Total .. 


Adegaon 


212 

213 

214 

215/1 

215/2 

216/1 

216/2 

224/1 

224/2 

224/3 

225/1 

225/2 

226 

227 

229 

230 


Total .. 


( 4 ) 

H. A. 


149 

150 

151 

152 

153/1 

153/2 


154 

118 

119 

120 

121 


Chinchala 


0 84 

232 

3 30 

2 42 

1 10 

1 00 


1 07 


1734 


182 

293 

1 88 

0 

95 

094 

0 86 

084 


3 64 


1 48 

1 48 

2 39 

219 

261 

0 84 


24 85 


1 35 

114 

0 89 

0 85 

214 

1 19 

075 

1 04 

0 24 

1 38 

1 67 


( 1 ) 


SCHEDULE Contd . 

( 2 ) 

( 3 ) 

H. A. 


O.R. - 03 


O.L - 02 


O.R. 04 


122 

123 

124 

125 

126 

127 


Total .. 


428 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

422 


Total .. 


Adegaon 


209 

210 

211 


Total .. 


431 

187 

188 

181 

182 

183 

184 

185 

176 

177 


( 4 ) 

H. A. 


Total .. 


Chinchala 


1 22 

0 89 

0 59 

0 99 

1 22 

1 23 


18 78 


0 79 

1 50 

071 

0 73 

0 57 

1 46 

2 66 

2 49 

0 75 

1 24 

0 67 


1357 


0 53 

293 

1 38 


4 84 


1 64 

1 04 

3 39 

074 

1 30 

081 

091 

0 69 

285 

3 39 


16 76 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च , २८ , २०२३ / फाल्गुन११-१७ , शके १ ९ ४४ 


( 1 ) 


SCHEDULE_Contd . 

( 2 ) 


O.L. - 03 


O.R. - 05 


O.L. - 04 


O.L. - 05 


( 3 ) 

H. A. 


Adegaon 


206/1 

206/2 

206/3 

207/1 

207/2 

207/3 

208 


Total .. 


189 

190 

185 

186 

181 

180 


Chinchala 


178 

179 


Total . 


Adegaon 


196 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205/1 

205/2 

205/3 


Total .. 


( 4 ) 

H. A. 


191/1 

191/2 

196 

197 


16 60 


177 

1 60 

133 

238 

280 

1 60 

512 


Chinchala 


256 

4 02 

1 26 

154 

1 25 

3 60 

1 28 

112 


16 63 


081 

331 

341 


0 96 

0 67 

0 69 

0 99 

1 08 

305 

138 

1 38 


1773 


315 

3 98 

3 86 

481 


( 1 ) 


SCHEDULE_Contd . 

( 2 ) 


Dapori Minor 

@RD 20700 M on 

Giroli Branch Canal 


O.R. - 06 


TO 


O.R. - 01 


( 3 ) 

H. A. 


198 

199 

200/1 

200/2 


Total .. 


192 

195 

433 

180 

205 


Total .. 


201 

202/1 

202/2 

202/3 

202/4 

203 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

219 

221 


Total . 


169 

166 

167 

217 

216 

168 


100 

99 

87 


Total 


Dapori 


39 


( 4 ) 

H. A. 


215 

213 

3 56 

1 19 


24 83 


232 

734 

1 60 

391 

091 


16 08 


187 

079 

1 02 

1 02 

099 

158 

1 76 

1 43 

1 25 

0 75 

1 90 

252 

1 35 

132 


19 55 


0 88 

0 49 

1 26 

214 

119 

044 


Chinchala 


3 29 

3 46 

3 45 


17 40 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च , २-८ , २०२३ / फाल्गुन११-१७ , शके १ ९ ४४ 


( 1 ) 


SCHEDULE_Contd . 

( 2 ) 


OL - 02 


O.R. - 02 


( 3 ) 

H. A. 


101 

102 

103 

134 

135 

136 

137/1 

137/2 

138/1 

138/2 

139 

140 

141 

142 

143 


Total .. 


101 

104 

105 

106 

107 

110 

128/1 

128/2 

129 

130 

131 

132/1 

132/2 

133 


Total .. 


88 

89/1 

89/2 

89/3 

90 

94 

95 


( 4 ) 

H. A. 


094 

1 03 

0 88 

197 

276 

209 

1 48 

1 60 

0 90 

1 26 

1 63 

1 80 

193 

1 69 

187 


23 83 


127 

1 40 

0 75 

081 

078 

1 56 

158 

241 

1 20 

0 83 

187 


1 58 


1 06 


1710 


197 

297 

0 89 

0 99 

1 89 

1 16 

1 70 


( 1 ) 


SCHEDULE_Contd . 

( 2 ) 


O.L. - 03 


TO 


( 3 ) 

H. A. 


Wardha : 

Dated the 18th January 2023 . 


97 

98 


Total 


108/1 

108/2 

109 

111 

112 

113 


Total .. 


92 

93 

96 

114 

115 

116 

117 

164 

165 

167 

169 

170 

171 

420 

421 

439 

440 

441 


Total .. 


Total Area of WUA .. 


( 4 ) 

H. A. 


3 85 

6 86 


22 28 


118 

1 58 

117 

3 73 

3 60 

3 60 


14 86 


0 59 

0 53 

1 79 

1 69 

0 83 

1 02 

1 62 


2 85 

034 

0 95 

075 

0 39 

0 34 

0 59 

0 20 

0 16 

012 

018 


1494 


31797 


A. O. SAWARKAR , 
Executive Engineer , 

Lower Wardha 
Canal Division , 
Wardha . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . १ . 


१ 


गुरूवार , जानेवारी १ ९ , २०२३ / पौष २ ९ , 


वर्धा : 
दिनांक १८ जानेवारी २०२३ . 


शके १ ९ ४४ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( १ ) अन्वये अधिसूचना 


क्रमांक अका - जमीन- कावि- १२७-२०२३ . – 

ज्याअर्थी , तहसीलदार , वर्धा यांनी त्यांचे पत्र क्र . अका- प्र . - १ - कावि - ५८-२०२३ अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालानुसार 
अपर जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगरे , नागपूर विभाग यांनी “ हिंदु हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग ” महामार्गालगत 
उभारण्यात येणा - या Wayside Amenity करीता प्रकरण क्रमांक ४०- एलएनए - २२-२०२२-२३ , मौजा गणेशपूर , ता . जि . वर्धा येथिल सर्वे क्र . ३७ व ३८ 
मधून आराजी ०.०८३ हे . आर मधील पांधण रस्ता Wayside Amenity ला कुंपण करणे आवश्यक असल्याने मंजूर करण्याबाबत विनंती केलेली 
असल्याबाबत नमूद केलेले आहे ; 


ना- एक - ९ ( १८२७ ) . 


ज्याअर्थी , तहसीलदार , वर्धा यांनी दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी मौक्का पाहणी केलेली असून मौक्का पाहणी अंती मौजा गणेशपूर , 
ता . जि . वर्धा येथिल सर्व्हे क्र . ३७ व ३८ या दोन्ही शेतजमिनीच्या मधातील पांधण रस्त्यामुळे कोणत्याही शेतक - यांचा रस्ता बंद होत नाही . सदर पांधण 
रस्त्याखालील शासकीय जमीन महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ मर्या . यांना कुंपण करणे आवश्यक असल्याने पांधण रस्त्याचे हक्क नष्ट करण्यास 
हरकत नसल्याबाबत यांनी अभिप्राय सादर केलेले आहे . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी , राहुल कर्डिले , जिल्हाधिकारी , वर्धा , 
मौजा गणेशपूर , ता . जि . वर्धा येथिल सर्व्हे क्र . ३७ व ३८ मधून आराजी ०.०८३ हे . आर मधील पांधण रस्ता Wayside Amenity ला कुंपण करणे 
आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( १ ) नुसार नष्ट करण्याचे योजिले आहे . 


३३ 


सदर बाबतीत कुणाला उजर / आक्षेप असल्यास सदर अधिसूचना प्रसिध्दीचे दिनांकापासून ९ ० दिवसात उजर / आक्षेप उपविभागीय अधिकारी , वर्धा 
अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालय , वर्धा येथे सादर करावेत . सदर मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेप / उजर यांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी . 


( १ ) 


राहुल कर्डिले ( भा.प्र.से ) , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , 


२ 


शनिवार , जानेवारी २० , २०२३ / पौष ३० , 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . २ . 


शके १ ९ ४४ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

वाचा : - शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र . विकाअ -१११५ - प्र . क्र . ८८-५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

आदेश 


1 


शके १ ९ ४४ 


क्रमांक - एमएजी - कार्या - ८ - टे .३ - सां.ले. - १३४१-२०२२.– 

संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , विनय गौडा जी . सी . , जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर खालील 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त एकूण ०२ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. 


त्यांची ही नियुक्ती , नियुक्तीच्या आदेशापासून ०५ वर्षासाठी असेल , विहीत कालावधीनंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल . नियुक्तीच्या कालावधीत 
कोणतीही बेकायदेशीर कृती केल्यास किंवा त्याचेविरूद्ध गंभीर गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास किंवा शिक्षा झाल्यास किंवा नादार म्हणून जाहीर केले 
असल्यास किंवा कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा , कोणतीही पूर्वसूचना न देता विशेष कार्यकारी पदावरील नियुक्ती , मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . मुदत 
संपताच किंवा त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा 
जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 

( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे खालीलप्रमाणे कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 


( अ ) साक्षाकंनाचे काम : -साक्षांकनासाठी पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणसाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मूळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मूळ कागदपत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्क्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे 
व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे . तसेच , मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन 
केल्यास साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 

( ब ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका - यांना नसतील . 


नये . 

( क ) ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उपस्थित राहू 

( २ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध करून 
देण्यात येईल . तसेच , साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी 
पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

३५ 

( ३ ) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


( ४ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा - या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 
( ५ ) खाली दर्शविलेल्या अनुसूचिप्रमाणे गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त एकूण ०२ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 

दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ . 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 


अनुसूची 

पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींचे नाव 
( २ ) 


श्री . बबन भिकाजी भारस्कर 

श्री . अरविंद सखाराम जनबदकर 


नोंदणी क्रमांक 

( ३ ) 

२०२२ / १३ / ४ ९ ०१३५८० ९ ६ ९ ० / ०१ 

२०२२ / १३ / ३५३३७७ ९ २३६३ ९ / ०२ 


विनय गौडा जी . सी . , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


३ 


शनिवार , जानेवारी २८ , २०२३ / माघ ८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि. पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्स्थापना व पुनर्वसन व करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . - 


I 


क्रमांक उजिभूकानाप्र - मं . अ.- कावि- २३१-२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमि संपादन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक- उजिभू - मं . अ . कावि - ४६-२०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे . तसेच , समूचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे आदेश क्र . मं . अ . उपजिभू - कानाप्र - कावि २३० - २२ , दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ अन्वये सदरील अधिसूचना 
करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ , पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसन 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कान्होली नाला प्रकल्प , नागपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - अ - ६५-२०१८-२०१९ , मौजा नंदापूर , तह . सावनेर , जिल्हा नागपूर . 

जमीन मालकाचे नाव 

गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

( २ ) 

( ३ ) 


१ 

२ 

3 


30 


४ 

५ 


ईश्वर लक्ष्मण ताजणे 

काशीराव श्रीपतराव ताजणे 

धर्मरत्न उकंडराव लांजेवार , धिरज उकंडराव लांजेवार , 

प्रफुल नेपाल लांजेवार , राजेंद्र ओमकार लांजेवार 

विठ्ठल दशरथ सोमकुंवर , ईश्वर दशरथ सोमकुंवर 
रमेश विठोबा चपट 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण 

प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे 


ना . एक- १० ( १८२७ ) . 


१३४ 

१५६ 

१३६/१ 


: 


१५५ / अ 

१५५ / ब / १ 


एकूण संपादनाखाली क्षेत्र 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन 

संपादनामुळे भूधारक विस्थापीत होत नाही : निरंक 


( ४ ) 

हे . आर 

१६८ 

१३२ 

०७५ 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


१३६ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: कन्हान नदी प्रकल्प , ( कोच्छी बॅरेज ) 

: बुडीत क्षेत्राकरीता खाजगी जमीन ६.०१ हे . आर 

सदर प्रकल्प योजनेमध्ये ५४.१ ९ ५ द.ल.घ.मी. पाणी साठा निर्मिती होणार आहे . 


शके १ ९ ४४ 


६०१ 


३७ 


१. कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प विभाग , नागपूर यांचे कडील पत्र जा . क्र . २६८ ९ - चिशा - कोच्छी भूसंपादन - २०१८ , दिनांक २० ऑगस्ट 

२०१८ . 


२. महाराष्ट्र शासन , पाटबंधारे विभाग , शासन निर्णय क्र . जि . ओ . एस . - १०८१- ( २३-१असंज , २ मंत्रालय , मुंबई ) दिनांक ३१ मार्च १ ९ ८२ . 
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही . महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १ ९ ८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील . 

टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कान्होली नाला प्रकल्प , नागपूर यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , 


भाग १ ( असा . ) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४ . 


अधिसूचना 

भूमि संपादन , पुनर्स्थापना व पुनर्वसन व करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . - 

क्रमांक उजिभूकानाप्र - मं . अ.- कावि- २३१-२०२२ 

ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक- उजिभू - मं . अ . - कावि - ४२-२०२१ , अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या शेत जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त शेत जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे . तसेच , 
समूचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे आदेश क्र . मं . अ . उपजिभू - कानाप्र- कावि २३०-२२ , दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ अन्वये सदरील 
अधिसूचना करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ , पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसन 
क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कान्होली नाला प्रकल्प , नागपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


१ 

२ 


3 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - अ - ६५-२०२०-२०२१ , मौजा रायवाडी , तह . सावनेर , जिल्हा नागपूर . 
जमीन मालकाचे नाव 

गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

हे . आर 

३५६ 

१६७ 


मयंक सुशीलकुमार तिवारी 

जिवन रायभान डहाट , खिरनाबाई चिंधबा बाकडे , वंदना 
रामदास डहाट , सुमध रामदास डहाट , विव्या रामदास डहाट 

सुचिता रमाशंकर तिवारी , सुचित्रा रमाशंकर तिवारी 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्पाचे कामाचे विवरण 

प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे 


शके १ ९ ४४ 


१ ९ ० 

१ ९ १ 


१ ९ ३ 


२२ ९ 


एकूण संपादनाखाली क्षेत्र 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: कन्हान नदी प्रकल्प , ( कोच्छी बॅरेज ) 

: बुडीत क्षेत्राकरीता खाजगी जमीन ७.५२ हे . आर 

: सदर प्रकल्प योजनेमध्ये ५४.१ ९ ५ द.ल.घ.मी. पाणी साठा निर्मिती होणार आहे . 


७ ५२ 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन 

संपादनामुळे भूधारक विस्थापीत होत नाही : निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प विभाग , नागपूर यांचे कडील पत्र जा . क्र . ३०१२ - चिशा - कोच्छी भूसंपादन -२०१ ९ , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर 

२०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन , पाटबंधारे विभाग , शासन निर्णय क्र . जि . ओ . एस . - १०८१- ( २३/१ असंज , २ मंत्रालय , मुंबई ) दिनांक ३१ मार्च १ ९ ८२ . 
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही . महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १ ९ ८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील . 


टीप : उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कान्होली नाला प्रकल्प , नागपूर यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 


नागपूर : 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


३ ९ 


डॉ . विपीन , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 


| 
- 
| 


सोमवार , फेब्रुवारी २० , २०२३ / फाल्गुन १ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) प्रमाणे 

अधिसूचना 


क्रमांक मं.का. - उपजि ( भू . ) - वि.पा.वि.म. - कावि - ३७-२०२३. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरिता तयार करण्यात आलेली सुधारीत विकास योजना 
महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२४ ९६-२६४३ - सी.आर -३०० ( ए ) - ९ ७ - युडी - ९ , दिनांक ०७ जानेवारी , २००० व 
क्रमांक टीपीएस - २४००-१६२८ - सी.आर - २००-२००० - यु . डी . - ९ , दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ नुसार मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे , 
नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २४०१-८५५ - सी.आर - ७६ - युडी - ९ , दिनांक २७ फेब्रुवारी , २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या 
अखत्यारीतील सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगर पालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे . 
तसेच , नागपूर शहरासाठी विकास नियंत्रण नियमावली -२००० ही शासनाने , नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक TPS - 2400-1684 - CR 
192-2000 - UD - 9 , दिनांक ३१ मार्च , २००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ९ एप्रिल , २००१ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


तसेच , उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार विषयांकित मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीचा 
विकास योजना रस्ता म्हणून करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( २ ) अन्वये फेरबदल प्रस्तावास दिनांक १२ 
नोव्हेंबर , २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेनुसार मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे . मौजा नागपूर ( शहर ) , जिल्हा नागपूर येथील जमीन 
विकास आराखड्यानुसार मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरण करणे या विनिर्दिष्ट 
प्रयोजनासाठी क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठीच्या संपादनाच्या घोषणेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे नुसार खाजगी जागा विकास योजना रस्ता विकसित करण्याकरीता आवश्यक 
असल्यामुळे कलम १२६ अंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेला आहे . तसेच , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( २ ) व १२६ ( ४ ) 
अन्वये शासनाचे निर्णय क्रमांक टीपीबी - ४३१४-१८१ - प्र.क्र . ९ - २०१५ - नवि -११ , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमि संपादन , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

पूनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ची कार्यवाहीसाठी सहाय्यक संचालक , नगर रचना 
विभाग , महानगरपालिका , नागपूर यांनी प्रस्ताव दिनांक २८ सप्टेंबर , २०२२ अन्वये प्रस्तावित केले आहे आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक 
प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , नागपूर यांची खात्री झाली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी घ्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर 
मार्फत उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अदा करावयाची आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे ; 


66 

त्याअर्थी , शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) सह भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम 
म्हणून संबोधिल्या ) च्या कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , नागपूर याद्वारे असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे . 


उक्त जमिनीच्या संबंधित यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे काम पार पाडण्याकरीता उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ ( ग ) अन्वये याद्वारे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांची नेमणूक 
करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू 
करण्याबाबत निर्देशित करण्यात येत आहे . 


प्रकरण क्रमांक २३ - अ - ६५-२०२२-२०२३ , मौजा नागपूर 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २३ चे चौकशी दरम्यान 
उक्त अनुसूची मधील ज्या जमिनीचे नियोजन प्राधिकरणाने थेट खरेदीद्वारे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( १ ) 
प्रमाणे संपादित केलेली असल्याचे अथवा फायदे घेतलेले असल्याचे आढळून आल्यास त्या जमिनी अंतिम निवाड्याचे वेळी वगळण्यात येतील . 

उक्त संपादन क्षेत्र जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक १ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांच्या कार्यालयीन 
कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


अनु . शीट 

क्र . 

क्र . 


आवश्यक 

गट / सर्व्हे गा.न.नं. ७/१२ प्रमाणे 
क्रमांक / मालमत्ता पत्रकाप्रमाणे आराजी क्षेत्र 
एकूण क्षेत्र 

न.भू.क्र . 

( १ ) ( २ ) ( ३ ) 


१ 


२५६ १०८/३ 


नागपूर ( शहर ) , 

( शहर ) , 

जिल्हा नागपूर येथील जमीन विकास आराखड्यानुसार मॉडेल मिल चौक ते रामजी 
पहेलवान चौकापर्यंत १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरण करण्याबाबतचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे 


२ २५६ १०८/४ 


ना . - एक –११ ( १८२७ ) . 


अनुसूची - एक 

संपादित जमिनीचा तपशील 


( ४ ) 

चौ . मी . 

१४८.१२ 


४१ 


१२२.६८ 


( ५ ) 

चौ . मी . 

२१.५ 


८.५ 


" 


आखीवपत्रिकेनुसार अधिसूचनेमध्ये घेण्यात 
येणारे नावांची माहिती 


( ६ ) 


श्री . घनश्याम चंपालालजी भट्टड , श्री . संतोष वल्लभदास मोकती , सौ . आभा 
संतोष मोकती , श्री . सुनील राजेंद्र जैन , श्री . मुकेश सदाशिव पुरोहित , 
श्री . अमोल सुभाषराव सगने , श्री . सुभाषराव नारायणराव सगने , श्री . राहुल 
रविंद्र भांदककर , श्री . प्रफुल्ल वसंत वानखेडे . 


श्री . घनश्याम चंपालालजी भट्टड , श्री . संतोष वल्लभदास मोकती , सौ . आभा 
संतोष मोकती , श्री . सुनील राजेंद्र जैन , श्री . मुकेश सदाशिव पुरोहित , 
श्री . अमोल सुभाषराव सगने , श्री . सुभाषराव नारायणराव सगने , श्री . राहुल 
रविंद्र भांदककर , श्री . प्रफुल्ल वसंत वानखेडे . 


४२ 


( १ ) 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


( २ ) 


२५६ 


२५६ 


२५६ 


२५६ 


२५६ 


२५६ 


२५६ 

११२/४ 

२५६ १४३/१ 


२५६ 


१२ २५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची– एक – चालू 


१३ २५६ 


( ३ ) 


१०८/५ 


११२/१ 

११२/३ 


१४५ 


२००/१ 


२०१ 


२१० 


२ ९ ५ 


२ ९ ६ 


( ४ ) 

चौ . मी . 


९ ५.३ 


८१.२ 


७ ९ .५ 


७८.६ 


२६७.६५ 


१०४.६२ 


१५२.६१ 


२३०.१ 


१२५.४ 

४५०५ 


८२८१.९ 


( ५ ) 

चौ . मी . 

२.६६ 


५.५ 


३२.१४ 


८.३४ 


७.७५ कुंदनलाल छोटेलाल चौरीया , श्रीमती किरण कुंदनलाल चौरीया . 

३३ 


( ६ ) 


३७.४ 

९ २.४ 


अशोक बाबुलाल महाडिक , अनिल दुर्गाप्रसाद मेठी , खोलेश्वर रामदासराव 
बानाबाकोडे . 


१७१.९ ४ 


विक्रम आप्पासाहेब मोहिते , राजाराम पुसाजी बनसोड , मिलिंद राजाराम बनसोड . 
अरुणराव आनंदराव मोहिते , कुंदनलाल छोटेलाल चौरीया , श्रीमती किरण कुंदनलाल 
चौरीया . 


अरविंद महादेवराव काळबांडे , विजय महादेवराव काळबांडे , शामसुंदर महादेवराव 
काळबांडे , रमेश महादेवराव काळबांडे , संजय महादेवराव काळबांडे , कलिमखाँ 
शहादतखाँ पठाण , अलिमखाँ शहादतखाँ पठाण , सलिमखॉ व शहादतखाँ पठान , 
धिरज गणपतराव रसाळ , दिलीपराज कमलकिशोर मोटारिया ( जयस्वाल ) , 
सौ . अर्चना दिलीपराज मोटारिया ( जयस्वाल ) . 


४१.१५ विलास बाबुरावजी अरसडे , श्रीमती सविता विजय गि - हे , दिवेश विजय गि - हे , 

दिपक श्रीनिवास गि - हे , राजेश श्रीनिवास गि - हे , वंदना अशोक पाथोडे , रुपाली 
प्रविणराव कडू , अमितकुमार कृष्णराव गि - हे , मिनामनोहर मोहोड , निलम मनोज 
गायकी , अनिता कृष्णराव गि - हे , मोनाली कृष्णराव गि - हे , माधुरी कृष्णराव गि - हे , 
निर्मला देवराव गि - हे , विलास देवराव गि - हे , अपर्णा भारत भागवत , प्रशांत 
देवराव गि - हे , कल्पना मंगेश बोबडे , आशिष देवराव गि - हे . 

श्रीमती अरुणा अरविंद सोळंके , आशुतोष अरविंद सोळंके . 

राजे शिवराजसिंहराव विजयसिंहराव भोसले , राजे अमरसिंहराव राजे विजयसिंहराव 
भोसले . 


विलास शेषराव डांगे , सौ . शालीनी कृष्णराव पन्नासे , सौ . संध्या विलय पोवळे , 
सौ . उषा दिनकर कडू , सौ . मंगला रमेश ठाकरे , श्री . चंद्रकांत शेषराव डांगे . 
विनायक पांडुरंग महाजन , निशिकांत गंगाधर महाजन , श्रीमती पार्वती पुरुषोत्तम 
महाजन , रमेश पुरुषोत्तम महाजन , प्रदिप पुरुषोत्तम महाजन , श्रीमती आशा 
पुरुषोत्तम महाजन . 


श्री राजकुमार दौलतराम मनकानी , सौ . रोशनी राजकुमार मनकानी , 
श्री . कमलेश रत्नलाल राठी , सौ . बिना खेमचंद हिराणी , श्रीमती देवकीबाई 
जीवतराम हिराणी , खेमचंद जीवतराम हिराणी , सौ . प्रतिभा दामोधर खोब्रागडे , 
दामोदर सेवकराम खोब्रागडे , धनराज महादेव डोबारकर , सौ . ज्योती धनराज 
डोबारकर , विजय तुकाराम गोलर , सौ . स्वाती विजय गोलर , विठ्ठलराव गोपालराव 
लुतळे , अभय विठ्ठलराव लुतळे , गोविंद मनोहर नाईक , किशोरराव शंकरराव 
चांदपुरकर , सौ . सुरेखा किशोर चांदपुरकर , राधा कृष्णनन् चाम् , तनुजा राधा 
कृष्णनन् चाम् , श्रीकांत शांतीलाल गोयल , प्रदिप हनुमंतराव मोहिते , भाग्यश्री 
प्रदिप मोहिते , कमलाकर कोठोराम हटेवार , राजेंद्र मदनलाल खंडेलवाल , जितेंद्र 
मदनलाल खंडेलवाल , जयंत मोतीराम पालटकर , प्रमोद मोतीरामजी पालटकर , 
सौ . योगीनी पालटकर , किरण अरुण तारेकर , कल्पेश अरुण तारेकर , 


( १ ) ( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – एक – चालू 


( ३ ) 


( ४ ) 

चौ . मी . 


( ५ ) 

चौ . मी . 


( ६ ) 


४३ 


कृष्णा 

बळवंत वैध , रामेशचंद्र लविल गनत्रा , जयप्रकाश अमृतलाल चांडक , 
आशा जयप्रकाश चांडक , नरेश मानिकराव मचाले , दिलीप नारायण रोकडे , 
सचिन दिलीप रोकडे , मोहन गोपाळराव मते , श्रीमती लिलादेवि रतन साबू , 
सुधाकर भिकाजी बोरवडकर , सुनिता सुधाकर बोरवडकर , शिरिष चंद्रकांत 
राजकोटीया , ज्योती चंद्रकांत राजकोटीया , माधवि सुनील आलसेट , सुनिल 
रत्नाकर आलसेट , आशिष मोहनलाल जैस , राजन रामप्रकाश पाठक , गजानन 
गोविंदराव झाडे , दिपक दासुमल गुनानी , मनिषा सुधीर राऊत , अनिता राजेंद्र 
खंडेलवाल , कुसुमताई शामराव किंमतकर , जयश दासुमल गुनानी , गुलाबखान 
साहेबखान पठान , प्रविण दशरथ शिलारे , प्रदिप मधुकर शिलारे , अरुण अजाबराव 
भोयर , लक्ष्मणराव चंपतराव दुधे , मंदाकिनी लक्ष्मणराव दुधे , सचिन नानाजी जिवतोडे , 
कलावती सचिन जिवतोडे , शरद बाबुराव सुर्यवंशी , नागरी पतसंस्था तर्फे 
श्री . महादेव बिधु बुधे , सुरज मारोती पाटील , वामन गजानन कुचनकर , पुष्पा 
वामन कुचनकर , दिपक वसंतराव हिरडे , सुरेश दौलतराव केमये , गणेश नथ्थुजी 
डाखोळे , सरिता गणेश डाखोळे , गंगाधर विठोबाजी बाजीराव , प्रमिला गंगाधर 
बाजीराव , महादेव रामकृष्ण खापरे , वसंत हरिभाऊ डोंगरे , प्रतिभा वसंत डोंगरे , 
मिनल किशोर हिरूळकर , विवेक मधुकर जिवतोडे , संजय पुंडलिकराव गुनारकर , 
तुषार दिवाकर शास्त्री , पराग महादेव शिंदे , श्रीमती अलका शामराव सारवे , 
हरिनारायण मुरलीधर सोनी , महेश मोरेश्वर हटेवार , सौ कुसुम महेश हटेवार , 
नंदकिशोर धनबीबाई मनसाता , जयश्री नंदकिशोर मनसाता , हेमराज कोठीराम 
हटेवार , केशव कोठीराम हटेवार , कमलाकर कोठीराम हटेवार , सौ . लतिका 
राजेंद्र उपाध्ये , प्रविण बाबाराव खुरगे , दिनेश बाबाराव खुरगे , वैशाली मनोज 
खुरगे , कल्याणी मनोज खुरगे , समिधा मनोज खुरगे , तन्मय मनोज खुरगे , 
कुन्दनबेन सुरेशकुमार शहा , सुरेशकुमार नत्थुभाई शहा , सचिन शेषराव उरमाळे , 
शेषराव चिरकुटराव उरमाळे , सौ . रोशनी हेमंत गतफने , मिथील धनराज डोबाळकर , 
अनिल मोतिरामजी साठवणे , सुष्मा अनिल साठवणे , श्यामकुमार रामानंद दुबे , 
गिता श्यामकुमार दुबे , सौ वैशाली सुनिल बालपांडे , सुनिल हरिभाऊ बालपांडे , 
प्रशांत रत्नाकर अलसेट , वैशाली प्रशांत अलसेट , सुर्यकांत लक्ष्मणराव गिरिपुंजे , 
उज्वल अशोक खाकोलिया , अशोक द्वारकादासजी खाकोलीया , संतोष निशांत 
जैन , उमाकांत भाऊरावजी महाकाळकर , चंद्रकांत रामाजी भनारे , विजय रामाजी 
भनारे , रविंद्र पांडुरंग वाघ , राजेश सुरेंद्रकुमार सिंघई , राजु श्रीरामजी ठवरे , 
सोनी रोशन खंडवानी , उषा सुनील पाटील , मुरलीधर गोविंदराव सरोदे , चंद्रशेखर 
मुरलिधर हरडे , श्री . हेमंत जगन्नाथराव गतफने , सोनल शशिकांत कळंबे , शशिकांत 
ज्ञानेश्वर कळंबे , विजय गजानन चांदे , अरूण कृष्णराव तडस , स्वाती अरूण 
तडस , आसावरी विजय चांदे , उषा उमेश मिश्रा , उमेश दे मिश्रा , सौ . विनिता 
सुशील दुरूगकर , सुशील अ . दुरूगकर , श्री . मुकेश मोरेश्वर हटेवार , 
श्री . नितीन गोपाल अवथे , सौ विनीता सुशील दुरुगकर , सौ . स्नेहा मनोज 
हटवार , श्री . लोकेश प्रभाकर रणदिवे , सौ . मंजुशा लोकेश रणदिवे , पुर्नजिवित 
नावे , श्री . राजेश शशिकांत रेवतकर , श्री . विनीत रामचरण अग्रवाल , 
श्री . विजयकुमार नामदेव पेशने , श्री . सुधाकर रामचंद्र सोनवाने , श्री . जुगलकिशोर 
किसनलाल जैस , डॉ . स्वपनील प्रभाकर येणोरकर , सौ . प्रभा चंद्रकांत बारी , 
श्रीमती प्रमिला विलास खुरगे , कु . रेणुका विलास खुरगे , कु . रेवती विलास 
खुरगे . 


४४ 


( १ ) ( २ ) 


१४ 


१५ 


१६ 


१८ 


१७ २३७ 


२० 


२१ 


२३७ 


२२ 


२३७ 


२३७ 


१ ९ २३७ 


२४ 


२३७ 


२३७ 


२३ २३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची– एक – चालू 


२३७ 


( ३ ) 


२६८ 


२६६ 


२७ ९ 

२३७ ३१६ 

२३७ 

३२५ 


२६५ 


२६० 


२८० 


३३० 

३८३ 


३८५/२ 


( ४ ) 

चौ . मी . 


१७१.४ 


१३१.२ 


८३.४ 


४८ 


१४७.५ 


१३७.२ 


११४.८ 


२ ९ ५.६ 


५५.१ 

१४७.३ 


१२४.५३ 


( ५ ) 

चौ . मी . 


३७.६५ 


३ ९ .६७ 


२६.९ ६ 


१८.५३ 


३२.६२ 


२७.३ 


२०.६३ 

१०.७५ 


३३.३ 


०.१४ 


३ ९ .६४ 


( ६ ) 


उर्मिलाबाई शिवरामराव साहु , शैलेंद्र छोटेलाल दुबे , छाया श्रीप्रकाश पराते , 
जयश्री रमेश लाचुरे , राजेंद्रप्रसाद बालमुकुंद साहु , सरोज हिरालाल शाहु , रंजना 
मदनलाल शाहु , विरेंद्र गोपालदास शाहु , सुनिल जवाहर शाहु , श्री . दिपेश 
मदनलाल पराते , विनोद चंपालाल जैस्वार , शिवनारायण चंपालाल जैस्वार , 
राजेंद्र चंपालाल जैस्वार , सौ . लक्ष्मीबाई शिवलालजी शाहु , अरूण सुरेंद्र जैस्वार , 
आकाश सुरेंद्र जैस्वार , प्रकाश सुरेंद्र जैस्वार , हरिओम सुरेंद्र जैस्वार , 
अनीता रमेंद्र शाहु , श्रीमती ताराबाई रमेश जैस्वाल , विकास रमेश जैस्वाल , 
श्रीमती प्रमिलाबाई सुरेश जैस्वाल , सुरज सुरेश जैस्वाल , चंद्रप्रकाश सुरेश 
जैस्वाल , श्रीमती शशीकला राधेश्याम जैस्वार , सुधीर राधेश्याम जैस्वार , 
शरद राधेश्याम जैस्वार , निलेश राधेश्याम जैस्वार , अनील सत्यनारायण बनोदे , 
प्रकाशचंद्र सत्यनारायण बनोंदे , शिवनारायण सत्यनारायण बनोदे , श्रीमती राजेश्वरी 
अशोक शाहे , श्रीमती सुधा अजय शाहु . 


श्रीमती कमलाबाई गणेशलाल शाहु , पुर्णिमा परसराम जैस्वाल , रश्मी योगेंद्रकुमार 
शाहु , सुषमा प्रशांत देशमुख , विरेंद्र गणेशलाल शाहु , श्रीमती सुनीता रमेश शाहु , 
कु . श्रेया रमेश शाहु . 


श्रीमती कमलाबाई गणेशलाल शाहु , पुर्णिमा परसराम जैस्वाल , रश्मी योगेंद्रकुमार 
शाहु , सुषमा प्रशांत देशमुख , विरेंद्र गणेशलाल शाहु , श्रीमती सुनीता रमेश शाहु , 
कु . श्रेया रमेश शाहु 

" 


नरसिंगराव जंगराव सावंत , लक्ष्मणराव जंगराव सावंत , शामराव जंगराव सावंत , 
सौ . कौसल्या शंकरराव घाडगे , सौ . गंगाबाई भास्करराव चौव्हान , यमुनाबाई 
मधुकरराव मोहिते , पुष्पा कृष्णराव वाघ . 


श्री . संजिव रामजिवन चौधरी , श्रीमती शशीप्रभा कैशरीलाल शाहु , श्रीमती मालती 
लच्छीराम चौधरी , स्नेहल लच्छीराम चौधरी , श्रीमती स्मिता राजेंद्र इंदुरकर , 
सलील लच्छीराम चौधरी , सौ . छाया नरेंद्र आंबटकर , सौ . पोर्णिमा किशोर 
आंबटकर , श्रीमती दिप्ती स्नेहल चौधरी , शुभम स्नेहल चौधरी , स्वप्नील स्नेहल 
चौधरी . 


श्री . किशोरीलाल मैकुलाल जैस . 

श्री . बाबुलाल दयाराम गुप्ता . 

चक्रधर नथ्थुजी ढगे , गोविंद नथ्थुजी ढगे , धनंजय रमेशराव ढगे , विकास 
रमेशराव ढगे . 


श्री . मोतीलाल नानकजी पवार . 

श्रीकृष्ण चुन्नीलाल गुप्ता , श्रीमती शांती श्रीकृष्ण गुप्ता , चंद्रशेकर श्रीकृष्ण गुप्ता , 
राजेश श्रीकृष्ण गुप्ता , अजय श्रीकृष्ण गुप्ता , शशांक श्रीकृष्ण गुप्ता , सौ . आशा 
मदनलाल गुप्ता , सौ . रजनी भारत गुप्ता , सौ सुनिता रमेशकुमार गुप्ता . 

श्रीमती चित्रा पृथ्विराज तूर . 


( १ ) 


२५ 


२६ 


२८ 


२ ९ 


( २ ) 


२७ २३६ 


30 


२५७ 


२५७ 


२३६ 

२३६ 


२३६ 


३१ २५ ९ 


३२ २३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक- चालू 


ना . - एक –१२ ( १८२७ ) . 


( ३ ) 


४२४ 


४२६ 


३७० 


३०८ 

३६ ९ 


३८१ 


१०७ 


४१३ 


( ४ ) 

चौ . मी . 


७३० 


२२२.६ 


१०२.८ 


१००.५ 

११२.६ 


५ ९ .४ 


३४५.९ ४ 


१०४६.१५ 


( ५ ) 

चौ . मी . 

१४.३ 


८३.९ ८ 


४७.०१ 


१६.८ ९ 

३.७२ 


१६.५६ 

४०.८३ 


३६.६४ 


( ६ ) 


४५ 


हुसेनखा बहादर खॉ , इस्माईलखा बहादर खॉ , मेहबुबखा बहादर खॉ , मुजलिमखा 
बहादर खॉ , फातमाबी रफीक मिया , हपीजबी बहादर खॉ , शमशादबी अ जब्बार , 
कुरेशानी बहादर खा , शहीद बहादर खा अ . पा.क. आई गप्फार अजीज खॉ , 
वहिद अजीज खॉ , जप्फर अजीज खॉ , बीबी अजीज खॉ , अ.पा.क. काका 
बशीरखा , बामरबी अजीज खॉ , नशीम खॉ , नशीर खॉ , सलीम खॉ , नशीर खॉ , 
अतीया बेगम नशीर खॉ , असलम खॉ नशीर खॉ , श्रीमती आयशा बेगम नाशिर 
खॉ , श्रीमती अकील बेगम साबीर खॉ , श्रीमती आसेफ शेख ईस्माईल , जावेद 
अहमद खान गुलाब खान , अफजल खान गुलाब खान , एजाज खान गुलाब खान , 
शगुप्ता परविन बशीर शेख , परवेज खान गुलाब खान , रजिया सुलताना शमीउल्लाह 
खान , शमा सुलताना नाशिर खान , सीमा सुलताना फहीम शेख , आतीम खलील 
बक्ष , मोहतरिम खलील बक्ष , इरफान साहानी खलील बक्ष , शोएब शमिउल्ला 
खान , शबनम शेख रियाज . 


नरेंद्रकुमार दजीसाहेब घाडगे , सौ . वेणुताई मोतीबाबा रणनवरे , सौ . मनोरमाबाई 
शामराव शिंदे , सौ . शर्मीलाबाई जयसिंगराव शिंदोळे , नागपूर महानगर पालिका . 
नागपूर सुधार प्रन्यास , राजु कन्हैयालाल कश्यप , सुभाष वासुदेवराव मोरवारे , 
शामसुंदर वासुदेवराव मोरवारे . 

दशरथ गुलाबचंद शाहु . 


नागपूर सुधार प्रन्यास , दिपक ईश्वरलाल बनोदे , दिनेश ईश्वरलाल बनोदे , शोभा 
दिनानाथ बनोदे , प्रितम दिनानाथ बनोदे , एकता प्रतिक चौधरी . 


लक्ष्मीनारायण बाबुलाल कश्यप , शंकरलाल बाबुलाल कश्यप . 

मालिनी मारोतराव पेशवे , अर्चना जयंत मोहोरकर , सुरेश अरूणराव तळखंडे , 
संजय शंकरराव गढवाले , वैशाली शंकर गढवाले , तुषार हसमुख रायचडा , 
गिता गुंजन शेन्डे . 


अनंत गो . पाठक , राजेश वि . भालेराव , श्रीमती शिल्पा कि खंगन , आशुतोष ब . 
पाठक , सौ . सुहासिनी विलास नानोटी , मनोहर शंकरलाल नानोटे , अनंत व 
क्रिष्णराव ठोंबरे , श्रीमती हेमलता अ . ठोंबरे , पुरूषोत्तम द . गुप्ता , श्री . आशा 
पुरूषोत्तम गुप्ता , चंद्रशेखर पांडुरंगजी खखडे , शरद विष्णूपंत कु - हेकर , तपन 
बांकीम दत्ता , जी विजयकुमार नायर वल्द गोपाल क्रिष्णन् नायर , जी बालन 
नायर वल्द गोपाल क्रिष्णन् नायर , खुशाल तुकाराम मेले , श्रीमती गीता यशवंत 
शिर्शीकर , दिपक खुलचंदजी शर्मा , महा . स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना तर्फे 
जनरल सेक्रेटरी हनुमंतराव क्रिष्णा ताटे , अशोक भिकमचंद भरुट , संजय 
वसंतराव घाटोळे , सौ . अचल मोहन जोशी , मोहन पांडुरग जोशी , विठ्ठल बारकुजी 
अलोने , सरोज वि . के . झेले , प्रशांत रमेश गिरी , राजेश बळवंत लोहीतकर , 
श्री . चारूदत्त प्रल्हाद जिचकार , सौ . रेणुका चारूदत्त जिचकार , शालीनी लक्ष्मणराव 
वानखेडे , संजय साहेबराव धांडे , प्रिती संजय धांडे , पुष्पा वि बळवंत पन्नासे , 
शौकत जाफर अली धमानी , अलका घनश्याम धडाके , शरयु धनश्याम धडाके , 


४६ 


( १ ) ( २ ) 


३३ २३६ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


२३६ 


२३६ 


२३६ 


२३६ 


२३६ 


३ ९ २३६ 

४० २३६ 


४१ २३६ 


४२ २३६ 


४३ २३६ 


४४ २३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची– एक – चालू 


( ३ ) 


४१२ 


४० ९ 


४०८ 


४०७ 


४०५ 


३ ९ ६ 


३ ९ १ 

३८७ 


३८६ 

३०७ 


३०६ 

११६ 


( ४ ) 

चौ . मी . 


३४० 


२ ९ .२५ 


३३.२५ 


३७.५ 


२५४.२ 


२१.८ 


१११.९ 

१३६.८ 


११२ 


६०.४ 

९ ८.४ 

६०४० 


( ५ ) 

चौ . मी . 


१ ९ .७५ 


३.२२ 


२१.४२ 


२.०० 


२५ 


३३.४३ 


२५.८५ 


२७.१६ 


( ६ ) 


३४.४२ बाळकृष्ण बाबुराव ढोबळे , पुरूषोत्तम बाबुराव ढोबळे , सौ . प्रभावती केशवराव 

भुते . 


१७.३३ 

१३७.०५ 


निलेश जनार्धन नारनवरे , सुनिता राजेश अवस्थी , अंशिका राजेश अवस्थी , 
संगीता विजय वाघमारे , श्रीराम मधुकर ताम्हणकर , संध्या गजानन गोखले , 
सुरेश धोंडोपंत वर्तक , रवि शुभनंद ढाकने , निलेश जनार्दन नारनवरे , रेखा 
रणजितसिंह चौहान , रणजितसिंह विश्वेश्वरसिंह चौहान . 


गोपाल जैराम पाठक १/२ हिस्सा यशवंत बळवंत पाठक , वच्छलाबाई वि . 
बळवंत पाठक , लिला जैयपूरकर , ज्योती जोशी , जया रानडे , वनिता ( उर्फ 
मालु ) बलवंत पाठक , शिवनाथ बिहारीलाल जैयस्वाल , पद्मा सतिश जखोटिया , 
अजय भास्करराव वाघमारे . 


बळीराम तुकाराम , लक्ष्मीबाई ज . तुकाराम , तुळसीराम तुकाराम , रामकृष्णा तुकाराम , 
श्री . वच्छलाबाई बळीरामजी आष्टेकर , माणिराव बळीरामजी आष्टेकर , आनंदराव 
बळीरामजी आष्टेकर , लता शंकर भंदाडे , सौ . कल्पना अरूण घाटबांधे , प्रभाबाई 
तुळसीराम आष्टेकर , निळकंठ तुळसीराम आष्टेकर , अश्विनी तुळसीराम आष्टेकर , 
कविता पुरूषोत्तम शाहू . 


सुभाष मारोतराव भांडारकर , नंदकिशोर मारोतराव भांडारकर , प्रशांत मोरोतराव 
भांडारकर , मंदा विठ्ठलराव तिडके , योगेश विठ्ठलराव तिडके , जया चंद्रकांत 
धाबेकर , वर्षा दि रमतकर , अशा प्र . मुरकुटे , नीतु दु . डेंगे . 


सुमीत्रा बबनराव नांदुरकर , रमेश बबनराव नांदुरकर , राजेश बबनराव नांदुरकर , 
अर्चना दिलीपराव नांदुरकर , आशा प्रभाकर नांदुरकर , सौरभ प्रभाकर नांदुरकर . 


उल्हास पद्माकर भुसारी , सौ . हेमलता पद्माकर भुसारी , सविता प्रभुदास तिमांडे , 
सरोज राजेंद्र जमगाडे . 


अनिल भाऊराव देशमुख , सुनिल भाऊराव देशमुख , सौ मिना बबलुजी चौधरी , 
हरिभाऊ टेमाजी ढगे , राजेश सुर्यभान अवचट , रुपेश सुर्यभाम अवचट , वेणुबाई 
यशवंतराव ढगे , विवेक यशवंतराव ढगे , रुपाली मिलींद शेंद्रे . 


रुपेश सुर्यभान अवचट , सौ . पिंकी राजीव कुमार . 

शुभलक्ष्मी चंद्रकांत सावरकर , दशरथलाल गुलाबचंद शाहू . 

सार्वजनिक देवस्थान मारोती मंदीर तर्फे पंच कमेटी . 


मेसर्स श्रद्धा इन्फो प्रो . नागपूर प्रा . लि . तर्फे संचालक श्रीमती लिना नितीन 
ता या , नितेश विनयकुमार सकलेचा , रिना अरविंद कुमार सिंग , श्रीमती दिपावली 
समीर बेंदरे , अजय विनय भार्मव , शिवकुमार श्रीचंद बिनानी , राजश्री शिवकुमार 
बिनानी , श्री . हरिकुमार श्रीचंद बिनानी , श्रीमती मिना हरिशकुमार बिनानी , ताराचंद 
शिवप्रताप राठी , श्रीमती सरिता मनोज जेजानी , श्री . असिन मदनसेन बोरडीया , 
श्री . निखील किशोर खंडेलवाल , अक्षय वल्लभभाई पारिख , श्रीमती सुनीता 
अक्षय पारिख , जगमोहन मनोहरलाल खंडेलवाल , राजेश कृष्णकांतजी खंडेलवाल , 


} 


( १ ) ( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची – एक – चालू 


( ३ ) 


( ४ ) 

चौ . मी . 


( ५ ) 

चौ . मी . 


( ६ ) 


४७ 


शरद कृष्णकांतजी खंडेलवाल , दिपक कृष्णकांतजी खंडेलवाल , दिपककुमार 
कन्हैयालाल मालपानी , श्री . कन्हैयालाल भगवानदासजी मालपानी , अमित सुरेश 
चोखानी , श्रीमती प्रिती अमित चोखानी , रचना भास्कर ध्रुव , भास्कर हिम्मतलाल 
ध्रुव , निखिल अजयकुमार राठी , मुकेश त्रिलोकचंद पाटणी , धनश्याम भारतभूषण 
बहल , श्रीमती ज्योती घनश्याम बहल , रवि सत्यनारायण मोहाडिया , श्रीमती रेखा 
रवि मोहाडिया , सौरभ सुरेश अग्रवाल , श्रीमती पल्लवी सुरेश अग्रवाल , विजय 
महादेवराव शनिवारे , श्रीमती श्रद्धा गुंजन भंडारी , श्रीमती नम्रता सचिनकुमार 
निमोदिया , दिपक मोहनलाल पाखानी , राजु काशिनाथ पेशने , श्रीमती मिना 
कलपेश शाह , संदिप इंदरचंद पाटणी , प्रशांत इंदरचंद पाटणी , अशोक महाविरप्रसाद 
गुप्ता , धनराज सत्यनारायण कलंत्री , श्रीमती हर्षा धनराज कलंत्री , 
श्रीमती नंदिनी नंदकिशोर खुटाटे , नंदकिशोर गोपाल खुटाटे , दर्शनी विनोद 
जयस्वाल , विनोद बैजनाथ जयस्वाल , लक्ष्मीकांत अशोक खानोरकर , आलोक 
विजय गोयंका , श्रीमती सोनल आलोक गोयंका , सतिश लक्ष्मणदास आहुजा , 
श्रीमती राधिका महेश लोया , महेश विजय लोया , युवराज महेश अग्रवाल , 
श्रीमती पार्वती राजकुमार अग्रवाल , प्रफुल्लकुमार अनंतकुमार जैन , संदीप 
संतोषकुमार तिबडीवाल , श्रीमती चंचल संदीप तिबडीवाल , सचिन संतोषकुमार 
तिबडीवाल , श्रीमती प्रिती सचिन तिबडीवाल , मिथेश राजेश बाहेती , श्रीमती 
दिव्या मिथेश बाहेती , प्रकाश देवलाल महाजन , निखिल प्रकाश महाजन , इंदिरादेवी 
भगवानदास राठी , मोहन लक्ष्मीदास भागचंदानी , श्रीमती भारती मोहन भागचंदानी , 
श्री . गोपाल मुरलिधर सारडा , श्रीमती नंदिता श्रीगोपाल सारडा , सचिनकुमार 
मोहनलाल निमोदिया , मोहनलाल मो . निमोदिया , आशिस प्रभाकर लोंढे , गिरीधारी 
चंद्रभान पौनिकर , श्रीमती कुसुम राधेश्याम खंडेलवाल , राधेश्याम भौरीलाल 
खंडेलवाल , श्रीमती राशी शिवकुमार अग्रवाल , प्रियांक विजयकुमार पचेरीवाला , 
श्रीमती किरण विनय बावरिया , सौ . शोभा अश्विन संकलेचा , अश्विन अशोक 
संकलेचा , रितेश अरूण गोमासे , सागर अशोककुमार राठी , श्रीमती शारदा 
प्रमोद चांडक , प्रमोद मो . चांडक , अंकीत शरद खंडेलवाल , श्रीमती पुजा अंकीत 
खंडेलवाल , सौ . वैशाली अनिल चांडक , अनिल बद्रीनारायण चांडक , संदिप 
नंदलालजी चांडक , चंद्रकांत राधेश्याम राठी , श्रीमती कुसुमलता ब्रिजमोहन 
खंडेलवाल , श्रीमती नेहा रोहीत माहेश्वरी , रोहित सुभाषजी माहेश्वरी , 
श्रीमती शितल जितेंद्र भट्टड , जितेंद्र राधेश्याम भट्टड , राधेश्याम चंपालाल भट्टड , 
पवनकुमार किशनलाल जैन , आदित्य ओमप्रकाश मुदंडा , श्रीमती सोनल आदित्य 
मुंदडा , श्रीमती संगीता संतोष गुप्ता , संतोष राममनोहर गुप्ता , संजय महाविरप्रसाद 
कौशिक , राजेश शंकरलाल अग्रवाल , ठाकुरदास जेठादास मनुजा , 
श्रीमती संगीता ठाकुरदास मनुजा , संदिप हसमुखराय मशरू , श्रीमती शितल 
संजय अग्रवाल , संजयकुमार मोहनलाल अग्रवाल , डॉ . सोनाली चेतन दिक्षीत , 
चेतन अरूण दिक्षीत , हरिष बद्रनाथ राठी , समता संदीप पाटणी , प्रिया प्रशांत 
पाटणी , श्रीमती कनकलता काशिनाथभाई पटेल , भावेश काशिनाथ पटेल , 
मनोज आत्माराम जेजानी , श्रीमती सरिता मनोज जेजानी , हरिहर बद्रीप्रसाद 
पालीवाल , श्रीमती सुशिला हरिहर पालीवाल , श्रीमती मोनिका शिवनारायण 


४८ 


( १ ) ( २ ) ( ३ ) 


४५ २३६ 

२३७ 

२३७ 


४६ 


४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची– एक – चालू 


४८ २५६ 


३ ९९ 


प्रकल्पाचे नाव 


३४१ 


२२० 


११५ 


एकूण अदमासे क्षेत्र 


( ४ ) 

चौ . मी . 


४१.१ 


१२१.२ 


८१.८ 


८०७.२ 


( ५ ) 

चौ . मी . 


४१.१० 


: — 


५१.३ 

९ .६८ 


२०.८३ 


२६७७५.५ १४८७.९ ४ 


( ६ ) 


. 

पालीवाल , डॉ . रितु अमीत जैन , राजेश बटुकभाई कामदार , श्रीमती वैशाली 
राजेश कामदार , केतन बटुकभाई कामदार , श्रीमती निकीता केतन कामदार , 
नामदेवराव परसराम कारवटकर , आदित्य चंदुराव कारवटकर , डॉ . लक्ष्मी 
जितेंद गुप्ता , गिरिश अशोकराव कुंटे श्रीमती अनामिका गिरिष कुंटे , आशिष 
नेमीनाथ विदाने जैन , गौरव गिरीराज नाथानी , सन्नी चंदुलम चुघ , हरिओम 
पुरूषोत्तम अग्रवाल , साकेत सुरेश खेतान , अभिषेक सुरेश जैन , आदित्य ओमप्रकाश 
मुद्रा , सौ . सोनल आदित्य मुंद्रा सुनिल ग्यानचंद रायसोनी , नयना राजेश मांडविया , 
आशिष राजेश मांडविया , पुजा आशिष मांडविया , सौ . सिमा श्यामजी शुक्ला , 
श्यामजी नारायणदत्त शुक्ला , अभिशेक श्यामजी शुक्ला , चंद्रकांत राधेश्याम 
राठी , आनंद ब्रिजमोहन भुतडा , श्वेता आनंद भुतडा , भास्कर सुदामजी नांदकर , 
सौ दर्शना सुदामजी नांदुकर , विजय कांत विज , विजय रामकिशन पनपालिया , 
भिवरसिंग गणेशजी राजपुरोहित , श्रीमती माफीया कैदर भिवरसिंग राजपुरोहीत , 
प्रकाशचंद गुलाबचंदजी संकलेचा , विनय गुलाबचंद संकलेचा , अशोक गुलाबचंद 
संकलेचा , दिलीप गुलाबचंदजी संकलेचा , श्रीमती आशा दिलीप लोंढे , अंशुल 
दिलीप लोंढे , ममतादेवि ब्रम्हानंद साबू , गुंजन ब्रम्हानंद साबू , प्रेम साधुराम 
केवलरामानी , साकेत घनश्याम मुंधडा , रितीशा मुंधडा , अरूणा कमल पसारी , 
आयुष कलम पसारी , कुंजबिहारी श्यामबिहारी सारडा , ओमकार श्याम अभ्यंकर , 
अभिषेक विजय जवाहीराणी , सत्यनारायण रामवल्लभ चांडक , स्वाती सत्यनारायण 
चांडक , संजय राधेश्यात अग्रवाल , अनुराधा संजय अग्रवाल , गोविंदलाल शंकरलाल 
फुंभरा , अभिषेक गोविंदलाल फुंभरा , श्रीमती ज्योती संतोषकुमार अग्रवाल , 
संतोषकुमार शि . अग्रवाल , अमरेंद्र ज्ञानेश्वर सुरकार , श्यामसुंदर प्रकाशचंद्र 
अग्रवाल , प्रिती श्यामकुमार अग्रवाल , 

महाराष्ट्र सरकार , रामराव श्रावण चरडे . 

महाराष्ट्र सरकार , श्रीमती सुरेखा मनोहर जुमळे . 

महाराष्ट्र शासन , श्री . पुरुषोत्तम तुळशिराम दुर्गे . 

महाराष्ट्र सरकार , श्रीमती श्रीमंत प्रतिभा राजे प्रतापकुमार माने . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

मंजूर विकास योजना ( सुधारीत ) नागपूर 

मौजा नागपूर येथील मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत १८.०० मी . रुंद विकास 
योजना रस्ता रुंदीकरण योजनेतील सी . पी . अॅण्ड बेरार कॉलेज ते मॉडेल मिल चौक या 
भागातील रस्ता रुंदीकरण करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: — 


नागपूर : 

दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०२३ . 


: — 


मौजा नागपूर येथील मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौकापर्यंत १८.०० मी . रुंद विकास 
योजना रस्ता रूंदीकरण योजनेतील सी . पी . अॅण्ड बेरार कॉलेज ते मॉडेल मिल चौक या 
भागातील रस्ता रुंदीकरण करण्याबाबत . 


नागरी विकास क्षेत्रात पायाभूत प्रकल्पामुळे रस्ते वाहतुकीतील अडथळे दूर होवून सुनियोजित 
शहरातील नगर विकास प्रकल्पाप्रमाणे वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून अपघात प्रमाण कमी 
करणे व नगर सर्वांग सुंदर करणे व नागरिकांना त्यानुसार मोबदला देणे . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे नगर रचना विभाग , महानगरपालिका , सिव्हील लाईन्स , नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


४ ९ 


डॉ . विपीन , 
जिल्हाधिकारी , 
नागपूर . 


ना . - एक -१३ ( १८२७ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


